प्रधानमंत्री पिक विमा योजने अंतर्गत पुनर्रचित 
हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजना 
राज्यात सन २०१९ मध्ये मृग बहाराकरिता 
अधिसूचित फळपिकांना लागू करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/प्र.क्र.२५/१०-अओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २२ मे, २०१९. 
वाचा :- 
१) केंद्र शासनाची प्रशासकीय मान्यता जा. क्र. १३०१५/०१/२०१६-क्रेडीट-२ आणि १३०१५/०३/२०१६-क्रेडीट, 
दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०१६. 
२) केंद्र शासनाच्या कृषि व होतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र. १३०१५/०३/२०१६-क्रेडीट२, दि. २८ /०९/ २०१८ 
३) कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र. जा.क्र.सा ८/प्रपिवियो/६२/२०१९, दिनांक १२/०३/२०१९. 
४) राज्यस्तरीय फळपिकविमा समन्वय समितीच्या दिनांक ०९/०४/२०१९ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त.. 


प्रस्तावना :- 
कृषि क्षेत्राच्या उत्पादन वाढीच्या दरामध्ये फळ पिकांचा प्रमुख सहभाग आहे. फळ पिकांचे बाजारमुल्य अधिक 

असल्याने शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळते. मात्र फळ पिकाचे अपेक्षित उत्पन्न न आल्यास येणारा तोटाही मोठा असतो. 
ही बाब विचारात घेऊन शेतकऱ्यांच्या फळ पिकांना हवामान धोक्यांपासुन विमा संरक्षण दिल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक 
स्थैर्य अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने मदत होईल. त्यासाठी राज्यात प्राधान्याने सदरची योजना राबविण्यात येत आहे. 
विविध हवामान धोक्यांमुळे फळपिकाच्या उत्पादकतेवर विपरीत परीणाम होऊन मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनामध्ये घट 
येते. पर्यायाने होतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पादन न मिळाल्याने आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागते. या सर्व बाबींचा विचार 
करुन शेतकऱ्यांना फळपिक नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी एक उपाय म्हणुन पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा 
योजना राबविणे शासनाच्या विचाराधीन होते. पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजना संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, 
पेरु, चिकू व लिंबू (मृग बहार) या ६ पिकांसाठी २५ जिल्हयामध्ये महसूल मंडळ हा घटक धरुन राबविण्यांचे प्रस्तावित 
आहे. 
शासन निर्णय :- 

प्रधानमंत्री फसळ विमा योजना अंतर्गत पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजना २०१९ मृग 
बहारामध्ये संत्रा, मोसंबी, डाळींब, पेरु, चिकू व लिंबू या ६ फळपिकांकरिता लागू करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता 
देण्यात येत आहे. सदर योजना सन २०१९ मध्ये सहपत्र -१ मध्ये नमूद केलेल्या जिल्हयामधील तालुक्‍यातील महसूल 
मंडळात सहपत्र - २ मध्ये निर्धारीत केलेल्या हवामान धोक्यानुसार लागू करण्यात येईल. सदर योजना कार्यान्वित 
करणाऱ्या विमा कंपन्या सहपत्र -१ मध्ये नमूद केलेल्या अधिसुचित विमा क्षेत्र घटकांकरीता महावेध प्रकल्पांतर्गत 
कार्यान्वीत केलेल्या अधिसुचित संदर्भ हवामान केंद्रावर नोंदल्या गेलेल्या हवामानाची आकडेवारी आणि सहपत्र - २ मध्ये 
नमूद केलेली फळपिक निहाय प्रमाणके यांची सांगड घालून शेतकऱ्यांना संबंधित विमा कंपनीमार्फत नुकसान भरपाई 
अदा करतील. नुकसान भरपाईचे कोणतेही दायित्व शासनावर राहणार नाही. 


१) योजनेची see: 
१. नैसर्गिक आपत्ती व हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे फळपिकांचे नुकसान झाल्यास शेतक-यांना विमा 
संरक्षण देणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 
२. पिकांच्या नूकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतक-यांचे आर्थिक स्थेर्य अबाधित राखणे. 


३) जोखमीच्या बाबी. 


३. होतक-यांना नाविन्यपूर्ण व सुधारीत मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे. 


४. कृषि क्षेत्रासाठीच्या पत पुरवठयात सातत्य राखणे, जेणेकरुन उत्पादनातील जोखमींपासून शेतक-यांच्या 
संरक्षणाबरोबरच अन्नसुरक्षा, पिकांचे विविधीकरण आणि कृषि क्षेत्राचा गतिमान विकास व स्पर्धात्मकतेत वाढ हे 
हेतू साध्य करणे. 


२) योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये : 


३ 


असेल. 
पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना कर्जदार शेतकऱ्यांना अधिसूचित क्षेत्रातील 
अधिसूचित फळपिकांसाठी बंधनकारक असून बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. 

अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित फळपिकासाठी खातेदारांचे व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने 
शेती करणारे शोतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. 

या योजनेअंतर्गत वास्तवदर्शी दराने विमा हप्ता आकारण्यात येणार असून शेतकऱ्यांवरील विमा 
हप्त्याचा भार कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता ५ टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात 
आला आहे. 


सदर योजना ही या आदेशान्वये अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील अधिसूचित फळपिकासाठी 


योजनेत समाविष्ट अधिसूचित फळपिके, विमा संरक्षण प्रकार (हवामान धोके), विमा संरक्षण कालावधी, विमा 
संरक्षित रक्‍कम, प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई रक्‍कम सहपत्र - २ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राहील. 

मृग बहार २०१९ साठी अधिसूचित फळपिके, समाविष्ट हवामान धोके व विमा संरक्षण कालावधी खालील प्रमाणे 
निर्धारित करण्यात आलेला असून सदरचे निर्धारित केलेले हवामान धोके ( Trigger) लागू झाल्यानंतर संबंधित 
विमा धारक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देय होईल. 


अ.क्र. | फळ पिके | समाविष्ट धोके विमा संरक्षण कालावधी विमा संरक्षित रक्‍कम 
; a १) कमी पाऊस १५ जून २०१९ ते १५ जूले २०१९ 
२) पावसाचा खंड १६ जुलै २०१९ ते १५ ऑगस्ट २०१९ | रु. ७७,००० 
०१ जूले २०१९ ते ३१ जुले २०१ 
आसं १) कमी पाऊस मदली as ae 8 = 
२ मोसंबी नीत ०१ ऑगस्ट २०१९ ते ३१ ऑगस्ट . ७७,००० 
२) पावसाचा खंड 
२०१९ 
१) कमी पाऊस जन जूलै 
तडक काचा १५ जून २०१९ ते १४ जूले, २०१९ व 
३ पेरु २) पावसाचा खंड व जूल ee 44,000 
ane १५ जूले 2098 ते १५ ऑगस्ट २०१९ 
जास्त तापमान 
जादा आर्द्रता व जास्त तरह रू.५५,००० 
४ चिकू ae १ जूले,२०१९ ते ३० , २०१९ र 
पाऊस 
सलग पावसाचा खंड 
डाळिंब |) २० दिवस १५ जुले,२०१९ ते १५ ऑगस्ट, २०१ 
y डाळिंब ) जु र 4 8 


॥ २१ ते 24 दिवस 
Ill) २५ दिवसापेक्षा जास्त 


पृष्ठ ४९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 


IV) २० दिवस १६ ऑगस्ट, २०१९ ते १५ आक्टोबर, 
१) २१ ते २५ दिवस २०१९ 
VI) २५ दिवसापेक्षा जास्त 
एका दिवसात जास्त रू. १,२१,००० 
पाऊस 
|) एका दिवसात ४५ ते go 

मि.मि. पाऊस १६ आक्टोंबर, २०१९ ते ३१ डिसेंबर, 
॥ एका दिवसात ६१ ते | २०१९ 

९० मि.मि. पाऊस 
॥) ९० मि.मि. पेक्षा जास्त 

पाऊस 

षु जून ठ षु जूले ठ 
६ लिंबू की ० 1. तन ताळ रू. ६६,००० 
२) पावसाचा खंड 
२०१९ 
४) विमा संरक्षित रक्कम व शोतकऱ्यांनी भरावयाचा फळपिक विमा हप्ता : 


) पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजनेअंतर्गत राज्यात सन २०१८ साठी सर्वसाधारणपणे राज्य 
स्तरीय पीक कर्ज दर समितीने निश्चित केलेल्या पीक कर्ज दराप्रमाणे पिकनिहाय विमा संरक्षित रक्‍कम निश्चित 
करण्यात आलेली आहे. 

i) या योजनेतंर्गत विमा हप्ता दर हा वास्तवदर्शी दराने आकारला जाणार आहे. तथापि शोतकऱ्यांना 
फळपीकनिहाय प्रति हेक्टरी विमा संरक्षित रक्कमेच्या ५ टक्के किंवा वास्तवदर्शी दर यापैकी जी रक्‍कम कमी 
असेल ती रक्‍कम विमा हप्ता म्हणून शेतकऱ्यांना भरावी लागेल. 

i) या योजनेअंतर्गत निश्चित करण्यात आलेला पिक निहाय प्रति हेक्‍टरी विमा हप्ता दर व शोतक-यांनी प्रत्यक्षात 
भरावयाचा विमा हप्ता यामधील फरक हा सर्वसाधारण विमा हप्ता अनुदान (Rate of normal premium subsidy) 
समजण्यात येईल आणि हे अनुदान केंद्र व राज्य शासनामार्फत समप्रमाणात दिले जाईल. विमा कंपनींना देण्यात 
येणाऱ्या राज्य शासनाच्या विमा हप्ता अनुदानाची रक्‍कम भारतीय कृषि विमा कंपनीमार्फत केंद्र शासनाने सदर 
योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनान्वये विहित केलेल्या पध्दतीनुसार विविध टप्प्यात अदा करण्यात येईल. तसेच सदर 
अनुदान रकमेची अदायगी पीएफएमएस संलग्न प्रणालीमार्फतच तसेच राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टल वरील प्राप्त 
माहितीनुसार करण्यात येईल. 

iv) जिल्हा समुह (क्लस्टर) क्र १, २, ३, ४, ५ मधील जिल्हानिहाय, पिकनिहाय विमा संरक्षित रक्‍कम, विमा हप्ता 


दर, विमा हप्ता अनुदान इ. बाबतचा तपज्ञील सहपत्र -३ मध्ये सहपत्रित केला आहे. 


५) विमा क्षेत्र घटक: 


राज्यातील २५ जिल्ह्यांत अधिसुचित फळपिकांखाली एकूण २० हेक्‍टर व त्यापेक्षा जास्त क्षेत्र असणाऱ्या महसूल 
मंडळात योजना राबविण्यात येत आहे. संबंधित जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकाऱ्यांकडुन प्राप्त झालेल्या 
माहितीनुसार शासन निर्णयामध्ये अशी महसूल मंडळे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. 


६) योजना कार्यान्वीत करणारी यंत्रणा - 
राज्यात मृग बहार सन २०१९ मध्ये सदरची योजना खाली नमुद केलेल्या विमा कंपनीकडून संबंधित जिल्हा 
समुहामध्ये राबविण्यात येईल. 


पृष्ठ ४९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 


are जिल्हा 
अ.क्र विमा कंपनीचे नांव जिल्हे 
समुह क्र. 
बजाज अलायन्झ जनरल इन्शुरन्स कंपनी, = अहमदनगर, सातारा, हिंगोली, ठाणे 
कॉमरझोन, पहिला मजला, टॉवर १, सम्राट अशोक बीड, परभणी, अमरावती, सोलापूर, 
४ 


पथ, जेल रोड, येरवडा- ४११ ००६. लातूर, वाशिम 


१ । टोल फ्री क्र. १८०० २०९ ५९५९ 
फोन नंबर :- 020-§§ 2804 30 औरंगाबाद, पालघर, जळगाव, 
ई-मेल:- pramod.patil01 @bajajallianz.co.in सांगली, यवतमाळ 


anupam.shrey@bajajallianz.co.in 


एस.बी.आय. जनरल इंशुरन्स कंपनी लिमिटेड, 
१ला मजला, के.डी. प्लाझा, २८ ९ / ६-७, 

नेहरू रोड / शंकरशेट रोड, ७ लव्ह हॉटेळ जवळ, 
स्वारगेट जवळ, पुणे - ४११०४२. 

फोन नं. - 022 - ४२४१२७२२ 

फॉक्स नं. - 022 - ४०२३५५२२ 

टोल फ्री नंबर: - १८००१२३२३१० 

ई-मेल - shashikant.obhosure@sbigeneral.in 


२ नाशिक, धुळे, नागपूर, वर्धा, नांदेड 


एचडीएफसी- Wl जनरल इन्शुरन्स कंपनी, 

AAA, चौथा मजला, नॉर्थ मेन रोड, 

वेस्टिन हॉटेलच्या पुढे, कोरेगाव पार्क, पुणे- ४११००१ 

३ | टोल फ्री क्र. : १८००-२-६६०-७०० ३ 

ई-मेल:- shailesh.Thakur@hdfcergo.com 
nilima.Saste@hdfcergo.com 


पुणे, बुलढाणा, जालना, अकोला, 
उस्माणाबाद 


shekhar.kapale@hdfcergo.com 


वरिल प्रमाणे योजना अंमलबजावणीसाठी निवडलेल्या विमा कंपनीने या योजनेत विविध प्रसार माध्यमातून 
व्यापक प्रसार प्रसिध्दी द्यावी. तसेच शासन निर्णयानुसार योजनेची तात्काळ अंमलबजावणी सुरू करावी. 


७) योजनेचे वेळापत्रक 
कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतक-यांसाठी विमा प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत समान असेल. केंद्र 
शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनूसार कर्जदार/बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी बँकेकडे विमा प्रस्ताव सादर करणे 
आणि बँकांनी कर्जदार/बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव संबंधित विमा कंपनीकडे सादर करणे याबाबतची 
अंतिम मुदत खालील प्रमाणे निश्चित केलेली आहे. 


अ.क्र तपशिल फळ पिक | अंतिम तारीख शेरा 


शेतकऱ्यांनी (कर्जदार व बिगर कर्जदार) | संत्रा 
योजनेतील सहभागाचा अर्ज सादर करणे/ | पेरु १४ जून 
१ विमा हप्त्याची रक्‍कम कर्जदार किंवा बिगर लिंबू -. 
कर्जदार शोतकऱ्यांच्या बँक खात्यामधून चिकू 
प्राथमिक सहकारी संस्था /बँक/आपले | मोसंबी 


०१ जुलै 


पृष्ठ ४९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 


सरकार सेवा केद्र/ विमा प्रतिनिधी यांनी कपात 
करणे / ada ऑनलाईन अर्ज | डाळिंब १५ जुले 
करण्याचा अंतिम दिनांक. 
शेतकऱ्यांची (कर्जदार व बिगर कर्जदार) विमा । मोसंबी १६ जुले । योजनेतील शेतकरी 
हप्त्याची रक्‍कम इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने wa सहभागाच्या अंतिम 
संबंधीत विमा कंपनीस हस्तांतरीत करणे व | पेरु २९ जून | दिनांकानंतर १५ दिवसांच्या 
एकत्रीत विमा घोषणापत्रे (डेक्लरेडान) आणि लिंबू आत. 
विमा प्रस्ताव व्यापारी बँक / ग्रामिण बॅंक / चिकू १६ जुळे 
२ । जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक शाखेकडुन 
संबंधीत विमा कंपनीस सादर करण्याचा व 
पिक विमा योजनेच्या संकेतस्थळावर ( पी एम पावा 
एफ बी वाय पोर्टलवर) योजनेत सहभागी | डाळिंब ३१ जुले 
झालेल्या प्रत्येक शोतकऱ्याची माहीती 
नोंदविण्याचा अंतिम दिनांक. 
विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीमार्फत विमा योजनेत | होतकरी सहभागाचा अर्ज व विमा हप्त्याची रक्‍कम प्राप्त 
सहभागी करुन घेतलेल्या बिगर कर्जदार | झाल्यापासून दोन दिवसांचे आत 
शेतकऱ्याची विमा घोषणापत्रे (डिक्लरेडान), 
विमा हप्त्याची रक्‍कम ईलेक्ट्रानिक पध्दतीने 
३ विमा कंपनीस हस्तांतरीत करणे व शेतकरी 
सहभागाची माहीती पिक विमा योजनेच्या 
संकेतस्थळावर 
(पी एम एफ बी वाय पोर्टलवर) नोंदविण्याचा 
अंतिम दिनांक. 
विमा कंपन्यांनी पिक विमा योजनेच्या संकेत | अ. कर्जदार शोतकऱ्यांसाठी पिक विमा योजनेच्या संकेत 
स्थळावरील (पी एम एफ बी वाय पोर्टलवरीळ) स्थळावरील नोंदणीच्या अंतिम दिनांका नंतर १५ 
व शेतकरी सहभागाची माहीती स्विकृत / दिवसाचे आत. 
अस्विकृत करण्याचा अंतिम दिनांक ब. बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी पिक विमा योजनेच्या 
संकेत स्थळावरील नोंदणीच्या अंतिम दिनांका नंतर 
३० दिवसाचे आत. 
आपले सरकार सेवा  केंद्र/बक/विमा | विमा कंपनीने सुचना दिल्यापासुन ७ दिवसांचे आत. 
५ | प्रतिनिधीने विमा प्रस्तावातील त्रुटी दुर करणे 
विमा कंपनीने सुधारीत प्रस्ताव Rad करणे । केद्र / बक / विमा प्रतिनिधीने विमा प्रस्तावातील त्रुटी दुर 
द केल्यापासून ७ दिवसांचे आत. 
बॅंक / विमा कंपनीने विमा प्रस्तावाची पोहोच | विमा कंपनीने पोर्टलवरील माहिती स्विकृत केल्यापासून ७ 
७ । फोलिओसह विमाधारक शोतकऱ्याला देणे दिवसांचे आत. 
विमा कंपन्यांनी पिक विमा योजनेच्या संकेत | योजनेतील Baal सहभागाच्या (विमा हप्ता भरुन 
स्थळावरील (पी एम एफ बी वाय पोर्टलवरील) | घेतल्यानंतर) अंतिम दिनांका पासुन ६० दिवसांच्या आत. 
८ | शेतकरी सहभागाची माहीती मंजूर करण्याचा 


अंतिम दिनांक 


पृष्ठ ४९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 


अधिसूचित केलेल्या महसूल मंडळातील | संबंधित विमा कंपनी महावेध प्रकल्पामार्फत स्थापित 


९ फळपीका करिता समावेश केलेल्या हवामान | केलेल्या संदर्भ हवामान केंद्रावरील आकडेवारी उपलब्ध 
घटकाची आकडेवारी सादर करणे. करून देईल. 

नुकसान भरपाई अदा करणे संबंधित विमा कंपनी विमा हप्ता अनुदान व निवडलेल्या 

हवामान घटकाची आकडेवारी वेळेत उपलब्ध करून 

घेऊन अनुदानाच्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना विमा नुकसान 

a भरपाई बँकेमार्फत परस्पर अदा करेल. तसेच विमा 


कंपन्यांनी नुकसान भरपाई पोटी शोतकऱ्यांची रक्‍कम विना 
विलंब प्रत्येक शहोतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करणे व 
तसा अहवाल प्रत्येक आठवड्यात कृषि विभागास सादर 
करणे बंधनकारक राहिल. 


८) बोगस फळपिक विमा प्रकरणात फौजदारी कारवाई करणे:- 
बोगस ७/१२ व पिक पेरा नोंदीच्या आधारे पिक विम्याची बोगस प्रकरणे पुराव्यानिशी निदर्शनास आल्यास, अशा 
प्रकरणात संबंधित दोषींवर जिल्हा संनियंत्रण समितीच्या मान्यतेने फौजदारी कारवाई करण्यात यावी. 


९) नुकसान भरपाई ठरविण्याची पध्दती:- 


2. 


नुकसान भरपाई सहपत्र २ मध्ये दर्शविल्यानुसार राहिल व ती ठरविण्याची पद्धत खालीलप्रमाणे असेल. 
१. 


पुनर्रचित हवामानावर आधारित पीकविमा योजने अंतर्गत विमा प्रस्तावानुसार देय होणारी नुकसान भरपाईची 
संपूर्ण रक्‍कम सहपत्र २ नुसार परस्पर MAHA अदा करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित विमा कंपन्यांची 
राहील. नुकसान भरपाई विहित मुदतीत देण्याची जबाबदारी व दायित्व संबंधित विमा कंपन्यांचे राहील. 
नुकसान भरपाई देण्याचे कोणतेही दायित्व शासनावर राहणार नाही. 

विहित नमुन्यात व विहित मुदतीत विमा हप्त्यासह शोतकऱ्यांचा विमा प्रस्ताव विमा कंपन्यांकडे सादर करण्याची 
जबाबदारी तसेच शेतकऱ्यांच्या विमा प्रस्तावाच्या बाबतीत जर काही चुकीची माहिती पुरविण्यात आल्यास अशा 
प्रस्तावाच्या बाबतीत नुकसान भरपाईचे दायित्व संबंधित बँक / वित्तीय संस्थांचे राहील. 


. प्रत्येक अधिसुचित फळपिकासाठी प्रमाणके (ट्रिगर ) व देय विमा रकमेचा दर केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक 


सुचनांनुसार निश्चित करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार (सहपत्र २ प्रमाणे) निर्धारीत दराने विमा रक्‍कम संबंधित 
विमा कंपनी मार्फत परस्पर देय होईल. 

सर्व बँकांनी विमा संरक्षित शहोतकऱ्यांची यादी पीक विमा पोर्टलवर विहित मुदतीत अपलोड करणे आवश्‍यक 
आहे. तसेच, शेतकऱ्यांनी विहित मुदतीत भरलेल्या विमा हप्त्याचे डिक्लेरेशन वित्तीय संस्थेने संबधीत विमा 
कंपनीकडे विहित मुदतीत सादर करणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे विमा कंपनीने वित्तीय संस्थेस सुचना देवून 
डिक्लेरेशन विहित मुदतीत प्राप्त करून घेणे आवश्‍यक आहे. सदर समन्वया अभावी आणि या कारणामुळे 
शेतकरी विमा लाभापासुन वंचीत राहील्यास सदर शेतक-यास विमा संरक्षण देण्याची संयुक्‍त जबाबदारी 
सबंधीत विमा कंपनी व सबंधीत वित्तीय संस्थेची राहील 

संदर्भ हवामान केंद्र हे राज्य शासनाने महावेध प्रकल्पांतर्गत स्थापित केलेले हवामान केंद्र राहील 

संबंधित विमा कंपनी, देय विमा रक्‍कम ठरविण्यासाठी अधिसूचित केलेल्या फळपिकांसाठी व त्यासाठी 
निवडलेल्या जिल्हा व त्यामधील तालुक्‍यातील महसुल मंडळात सहपत्र -१ मध्ये नमूद केलेल्या अधिसुचित 
विमा क्षेत्र घटकांकरीता महावेध प्रकल्पांतर्गत कार्यान्वीत केलेल्या अधिसुचित संदर्भ हवामान केंद्रावर नोंदल्या 
गेलेल्या हवामानाची आकडेवारीचाच वापर करील . 


पृष्ठ ४९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 


७. 


१०) 


११) 


१२) 


जर त्या महसुल मंडळातील संदर्भ हवामान केंद्रामार्फत काही कारणास्तव आकडेवारी प्राप्त झाळी नाही तर 
त्या कालावधीपुरती नजीकच्या महसुल मंडळातील महावेध प्रकल्पांतर्गत स्थापित हवामान केंद्राची आकडेवारी 
विचारात घेण्यात येईल. महावेध प्रकल्पांतर्गत स्थापित हवामान केंद्रांची माहिती उपलब्ध न झाल्यास पर्यायी 
राज्य शासनाच्या / कृषि विद्यापीठे /कृषि विज्ञान केंद्रांची आकडेवारी विचारात घेऊन विमा रक्‍कम निश्चित 
करण्यात येईल. ही आकडेवारी प्राप्त करुन घेण्याची सर्वस्वी जबाबदारी विमा कंपन्यांची राहील. 

महसुल मंडळात स्थापन झालेल्या किंवा वरील अनुक्रमांक “९.०७” प्रमाणे संदर्भ हवामान केंद्रामार्फत प्राप्त 
आकडेवारी ही ग्राह्य धरण्यात येवून त्यावर आधारीत योजनेच्या तरतुदी नुसार निश्चित करण्यात आलेली 
नुकसान भरपाई ही अंतिम राहील. 

प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार स्थापित राज्यस्तरीय समन्वय समिती, राज्य स्तरीय 
तांत्रिक समिती, निर्धारीत वित्तीय संस्था, राज्यशासन, विमा कंपनी, कृषि आयुक्तालय यांच्या कर्तव्ये व 
जबाबदाऱ्या ह्या पुनरचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेसाठी लागू राहतील 


नुकसान भरपाईचे दायित्त्व : 

योजनेच्या तरतुदीनुसार नुकसान भरपाईचे दायित्व संबंधीत विमा कंपनीवर राहणार आहे. या 
योजनेअंतर्गत एकुण जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या ३.५ पट किंवा एकुण विमा संरक्षीत रक्कमेच्या ३५ टक्के यापैकी 
जी रक्‍कम जास्त असेल तेवढी नुकसान भरपाई ही संबंधीत विमा कंपनीमार्फत दिली जाईल. त्यापेक्षा जास्त 
येणारी नुकसान भरपाई रक्‍कम ही केंद्र व राज्य शासनामार्फत ५०:५० म्हणजेच समप्रमाणात दिली जाईल. 


शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई अदा करण्याची कार्यपद्धती : 

१. विमा कंपन्यांनी त्यांना प्राप्त झालेला शहोतकरी विमा हप्ता आणि शासनाकडुन प्राप्त अग्निम विमा हप्ता 
(पहिला हप्ता) या रकमेतून त्या प्रमाणात विमा दाव्यांची पुर्तता अंतिम विमा हप्ता (दुसरा हप्ता) अदा 
होण्याची वाट न बघता करणे आवश्‍यक आहे. विमा कायद्याचे कलम gv बी नुसार बाधीत विमा 
क्षेत्रासाठी प्राप्त विमा हप्ता होतकरी हिस्सा आणि राज्य शासनाने अदा केलेला अग्निम विमा हप्ता 
(पहिला हप्ता) या निधीचा वापर करुन विमा कंपनीने सदर प्रकरणांतील नुकसान भरपाई प्राप्त विमा 
हप्त्याच्या प्रमाणात अदा करणे बंधनकारक आहे. 

२. वित्तीय संस्थेमार्फत योजनेमध्ये भाग घेतलेल्या शहोतकऱ्यांची नुकसान भरपाई थेट शेतक-यांच्या बँक 
खात्यात विमा कंपनी मार्फत जमा केली जाईल. तद्नंतर लिखीत स्वरुपात नुकसान भरपाईची विस्तृत 
माहिती विमा कंपनीमार्फत बँकांना fest जाईल. तसेच बँकेमार्फत सुचना फलकावर व विमा 
संकेतस्थळावर ही माहिती प्रसिध्द करणे आवश्‍यक राहील. 


३. विमा योजनेत सहभागी aan व इतर भागधारकांच्या तक्रारींचे निवारण विमा कंपनीने विनाविलंब 
करणे आकरयक राहील. 
8. विमा नुकसान भरपाईचे दाव्यांच्या आक्षेप असल्यास बाबतीत नुकसान भरपाई अदा केल्यापासून १ 


महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी नंतर सदर प्रकरणे राज्यस्तरीय समन्वय समिती /राज्यस्तरीय तांत्रिक 

सल्लागार समिती कडे पाठवून तदनंतर कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार 

च्या अखत्यारितील तांत्रिक सल्लागार समितीकडे विचारार्थ व निर्णयार्थ पाठविण्यात येतील. 
राज्यस्तरीय समन्वय समिती: 


योजनेचे राज्यस्तरीय संनियंत्रण मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय 


पीक विमा समन्वय समितीतर्फे (81000) करण्यात येईल. या समितीची रचना व कार्ये पुढीलप्रमाणे असतील. 


पृष्ठ ४९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 


१. मुख्य सचिव : अध्यक्ष 
२. अपर मुख्य सचिव (वित्त) : सदस्य 
३. अपर मुख्य सचिव (नियोजन) : सदस्य 
४ अपर मुख्य सचिव (कृषि) : सदस्य 
५. प्रधान सचिव (महसुल) : सदस्य 
६. प्रधान सचिव (सहकार) : सदस्य 
७. आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य : सदस्य 
८. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य : सदस्य 
९. विमा कंपनीचे प्रतिनिधी : सदस्य 
१०. संचालक (अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई) : सदस्य 
११. रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे प्रतिनिधी : सदस्य 
१२. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रतिनिधी : सदस्य 
१३. नाबार्ड चे प्रतिनिधी : सदस्य 
१४. उपसचिव (कृषि) महाराष्ट्र शासन : सदस्य सचिव 
१५. राज्यस्तरीय बँकर्स समिती ( SLBC ) यांचे प्रतिनिधी : सदस्य 
१६. महाराष्ट्र सुदुर सर्व्हेक्षण उप योजना केंद्र नागपुर(॥॥१5/७) : सदस्य 
१७. भारतीय हवामान विभाग (IMD ) यांचे प्रतिनिधी :सदस्य 
१८. स्कायमेट वेदर सर्व्हिसेस लि. यांचे प्रतिनिधी :सदस्य 


राज्यस्तरीय फळपीक विमा समन्वय समितीची कार्ये: 
१. योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणे. 
२. फळपिकाखालील उत्पादनक्षम क्षेत्र विचारात घेऊन प्रत्येक बहाराच्या वेळी अधिसुचित करावयाची क्षेत्रे आणि 


पिके, जिल्हा समुह निश्चित करणे, जोखीमस्तर निश्चित करणे, विमा संरक्षित रक्‍कम निश्चित करणे, कार्यान्वयीन 
यंत्रणेची निवड करणेबाबत कार्यवाही करणे इ. बाबत निर्णय घेणे. 


३. योजनेच्या अंमलबजावणीवेळी येणाऱ्या विविध अडचणीच्या संदर्भात विचार विनिमय करुन निर्णय घेणे व 
BRI असल्यास केंद्र शासनाशी पत्रव्यवहार करणे. 


४. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेद्वारे वेळोवेळी विहित केलेली जबाबदारी पार पाडणे. 


योजनेचे संनियंत्रण : 


राज्यस्तरावर योजनेचे सनियंत्रण आयुक्‍त, कृषि यांच्यामार्फत राज्यस्तरीय पीक विमा योजना समन्वय 
समितीद्वारे करण्यात येईल. योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना होण्याच्या दृष्टीने खालील बाबीच्या 
अनुषंगाने जिल्हा स्तरीय समितीच्या व क्षेत्रीय यंत्रणेच्या सहायाने आयुक्‍त, कृषि यांचेकडून उपाययोजना केल्या 
जातील. 


अ) संबंधित बँकेमार्फत योजनेत सहभागी होणाऱ्या कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱयांची माहिती स्वतंत्रपणे संकलित 
केली जाईल. उदा. शेतकऱ्याचे संपूर्ण नाव, बँक खाते क्रमांक, गावाचे नाव, शेतकऱ्यांची वर्गवारी (अल्प व अत्यल्प 
भूधारक शेतकरी/अनुसुचित जाती व जमाती / स्त्री, पुरुष ), विमा संरक्षित क्षेत्र, पिकांचा तपशील, विमा संरक्षित 
रक्कम, जमा विमा हप्ता, विमा हप्ता अनुदान इत्यादी तपज्ञील बँकेमार्फत संकलित करून विहित मुदतीमध्ये विमा 
प्रस्ताव व विमा हप्ता रकमेचा तपशील संबंधित विमा कंपनीस सॉफ्ट व हार्ड कॉपी मध्ये सादर केली जाईल. 


पृष्ठ ४९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 

ब) संबंधित विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाईची रक्‍कम लाभार्थी शहोतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट जमा केली जाईल. 
बँकेमार्फत नुकसान भरपाईचा शेतकरी निहाय तपशील सुचना फलकावर प्रसिध्द केला जाईल. 

क) योजनेअंतर्गत लाभार्थी होतकऱ्यांची बँक निहाय व अधिसुचित क्षेत्र निहाय यादी विमा कंपनीमार्फत फळपीक विमा 
संकेतस्थळावर व संबंधित विमा कंपनीच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केळी जाईल. याबाबत ]ोतकऱ्यांच्या तक्रारीचे 
निवारण करण्याबाबत सुध्दा विमा कंपनीमार्फत कार्यवाही करण्यात येईल. 

ड) योजनेतील ५ टक्के लाभार्थी होतकऱ्यांची तपासणी विमा कंपनीच्या क्षेत्रिय / स्थानिक कार्यालयामार्फत केली 
जाईल व याचा स्वतंत्र अहवाल राज्यस्तरीय व जिल्हा स्तरीय समन्वय समितीस पाठविला जाईल. 


इ) विमा कंपनीकडून तपासण्यात आलेल्या लाभार्थीपैकी १० टक्के लाभार्थ्याची तपासणी जिल्हास्तरीय समन्वय 
समितीमार्फत केली जाईल व याचा अहवाल राज्य शासनास पाठविला जाईल. 
3) १ते २ टक्के लाभार्थ्यांची तपासणी विमा कंपनीच्या मुख्य कार्यालयामार्फत अथवा केंद्र शासनाने नेमलेल्या स्वतंत्र 
यंत्रणेमार्फत केली जाईल व त्याचा अहवाल केंद्र शासनास सादर केला जाईल. 
१३) जिल्हास्तरीय आढावा समिती: 
प्रत्येक हंगामाच्या वेळी कृषि विभागातर्फे राज्यातील कृषि विषयक परिस्थितीचे सुक्ष्म निरिक्षण व संनियंत्रण करण्यात 
येईल. 
जिल्हास्तरावर खालीलप्रमाणे समिती स्थापन करण्यात येत आहे. 


१. जिल्हाधिकारी : अध्यक्ष 
२. सरव्यवस्थापक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक : सदस्य 
३. व्यवस्थापक, अग्रणी बँक : सदस्य 
४.कृषि विकास अधिकारी जिल्हा परिषद : सदस्य 
५. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी : सदस्य सचिव 


सदर समिती दर पंधरवडयास पिकांच्या नुकसानीचा अंदाज इ. बाबतचा सविस्तर अहवाल अंमलबजावणी 
करणा-या संबंधीत विमा कंपनीस कार्यवाहीस्तव सादर करेल. वैयक्तिकस्तरावर पंचनामे करणेसाठी यंत्रणेची 
नियुक्‍ती करणे, लाभार्थी तपासणी इ. बाबत कार्यवाही करेल. योजनेच्या यहास्वी अंमलबजावणीची जबाबदारी सदर 
समितीवर राहील. 
त्याच प्रमाणे जिल्हयाचे मा. पालकमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा 
घेईल . 
१४ योजनेंतर्गत HAA प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीबाबत करावयाची कार्यवाही :- 
पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजनेसंदर्भात शेतकरी, लोकप्रतिनिधी यांचे मार्फत 
सातत्याने नुकसान भरपाई न मिळणे / कमी मिळणे, विमा कंपनी कडून प्रतिसाद न मिळणे, विमा कंपनी कडून पिक 
पंचनामे वेळेत न होणे, बँकांमार्फत शेतकऱयांचे अर्ज न स्विकारणे, विमा कंपनीस माहिती सादर करतांना बँकांमार्फत 
त्रुटी राहणे /विलंब होणे, विमा कंपनी मार्फत रक्‍कम प्राप्त झाल्यानंतरही बँकांमार्फत लाभार्थ्यांना विहित कालावधीत 
अदा न करणे, हवामान आकडेवारीबाबत साशंकता इ. प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त होत असतात. 
कृषि विभागास प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही होणेचे दृष्टीने सतत पाठपूरावा होत 
असतो.त्यानुसार, प्राप्त होणाऱ्या विविध तक्रारींचे निरसन अनुक्रमे जिल्हा स्तर, विभाग स्तर, व राज्य स्तरावरील 
समितीमार्फत करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी जिल्हा स्तरावर संबंधित जिल्हाधिकारी, विभागीय स्तरावर विभागीय 
आयुक्त, तसेच राज्य स्तरावर सचिव कृषि यांचे अध्यक्षतेखाळी खालीलप्रमाणे समिती स्थापन करणेत येत आहेत. 


पृष्ठ ४९ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 


जिल्हा स्तरावरील समिती 
१) जिल्हाधिकारी : अध्यक्ष 
२) जिल्हयाचे जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी : सदस्य 
३) विमा कंपनीचे प्रतिनिधी : सदस्य 
४ जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी : सदस्य 
५) जिल्हा उप व्यवस्थापक, नाबार्ड : सदस्य 
६) निमंत्रीत तज्ञ (कृषि विद्यापीठ शास्त्रज्ञ / संशोधन संस्था प्रतिनिधी)  : सदस्य 
७ शोतकरी प्रतिनिधी (जास्तीत जास्त ३) : सदस्य 
८) कृषि उप संचालक, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय : सदस्य सचिव 
विभागीय आयुक्त स्तरावरील समिती 
१) विभागीय आयुक्‍त : अध्यक्ष 
2) संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी : सदस्य 
३) विमा कंपनीचे प्रतिनिधी : सदस्य 
४) कृषि विद्यापीठ शास्त्रज्ञ : सदस्य 
५) संबंधित विभागीय कृषि सह संचालक : सदस्य सचिव 
राज्य स्तरावरील समिती 
१) सचिव / प्रधान सचिव /अपर मुख्य सचिव (कृषी) : अध्यक्ष 
२) आयुकत कृषी : सदस्य 
3) आयुक्‍त सहकार : सदस्य 
४ समन्वयक, राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटी : सदस्य 
५) मुख्य सरव्यवस्थापक, नाबार्ड : सदस्य 
६) उप सचिव : सदस्य सचिव 


* समिती आवऱ्यकतेनुसार विद्यापिठे / हवामानशास्त्र विभाग / संशोधन संस्था/कमोडीटी बोर्ड/महाराष्ट्र राज्य सुदूर 
संवेदन उपयोगिता केंद्र / राज्य टेक्निकल सपोर्ट युनिट मधील तज्ञांना निमंत्रीत करु शकेल. 
जिल्हास्तरावरील समितीने तक्रारींचे निरसन करावे. जिल्हा स्तरावरील समितींकडे केलेल्या तक्रारींचे योग्य 
निरसन न झाल्यास विभागीय स्तरावरील समितीने त्या तक्रारींचे निरसन करावे. विभागीय स्तरावर निरसन न झालेल्या 
तक्रारी राज्यस्तरीय समितीसमोर सादर करण्यात याव्यात. गंभीर स्वरुपाच्या तक्रारी, एकाहुन अधिक जिल्ह्यांशी 
संबंधीत तसेच नुकसानीची व्याप्ती रु. २५ लाखांहून अधिक असेल अशा तक्रारी राज्यस्तरीय समितीकडे सादर करतील. 
राज्यस्तरीय समिती तक्रार प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसात निकाली काढेल. समितीचा निर्णय सर्व घटकांना मान्य 
असेल. 
पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजनेसंदर्भात न्यायालयीन प्रकरणी दाव्यांचे कामकाज 
पाहण्यासाठी, शासनाचे वतीने संपुर्ण कार्यवाही करणेसाठी तसेच जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच येथे दाखल 
केल्या जाणाऱ्या तक्रारीच्या अनुषंगाने संपूर्ण कार्यवाही करणेसाठी संबंधित जिल्हयाच्या जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 
यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
तालुका, जिल्हा स्तरावर योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात प्राप्त होणाऱ्या शेतकऱयांचे तक्रारी 
निवारणासाठी उपरोक्त समित्यांनी मार्गदर्शक Gate अधिन राहुन कार्यवाही करावी. जिल्हा, विभागीय स्तरावर 
तक्रारींचे योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार निरसन न झाल्यास कृषि आयुक्तालय स्तरावर सदर प्रकरण संपूर्ण 


पृष्ठ ४९ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 


तपशीलांसह विभागीय कृषि सह संचालक यांनी अभिप्रायांसह सादर करावे. राज्य स्तरावर सदर योजनेच्या प्रभावी 
अंमलबजावणीसाठी आयुक्त कृषि हे सनियंत्रण व पर्यवेक्षण करतील. 


94) 


१. 


विमा प्रकरणे व विमा हप्ता जमा करणे : 

पुर्नरचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेमध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेप्रमाणे उपयोगात येत 
असलेली बँक पध्दत ही सहकारी बँकांना तशीच लागू राहील. कार्यान्वित विमा कंपनीने प्राधिकृत केलेल्या 
नोडल बँकेशी संपर्क साधावा, परंतु कर्ज वाटप केंद्राशी (प्राथमिक कृषि पतपुरवठा सहकारी संस्थांशी) संपर्क 
ठेवण्याची आवश्‍यकता नाही. व्यापारी बँक / प्रादेशिक ग्रामीण बँकेच्या शाखा यासाठी नोडल बँका म्हणून 
कार्यान्वित राहतील. अग्रणी बँक आणि व्यापारी बँकांची प्रादेशिक कार्यालये / प्रशासकीय कार्यालये त्यांचे 
अधिनस्त बँकांना योजनेच्या मार्गदर्शक सुचना पाठविणेबाबत कार्यवाही करतील, बँक शाखेकडून विमा कंपनीस 
विहित मुदतीत विमा प्रस्ताव पाठविणेबाबत समन्वयाचे काम करतील आणि विम्याची संपूर्ण माहिती फळपीक 
विमा संकेतस्थळावर टाकण्याबाबत कार्यवाही करतील. या व्यतिरिक्त बिगर कर्जदार शेतकऱयांचा योजनेत 
सहभाग वाढविणेसाठी विमा कंपनी विमा प्रतिनिधी / विमा मध्यस्थांचा वापर करतील. 


. कृषि विमा संकेतस्थळावर दर्शविलेल्या प्रपत्रात नोडल बँक / बँक शाखा घोषणापत्रे / प्रस्ताव विमा कंपनीस 


सादर करतील. त्यामध्ये विमा क्षेत्र घटक, विमा संरक्षित रक्‍कम, विमा हप्ता, होतकऱ्यांनी विमा संरंक्षित केलेले 
क्षेत्र, प्रवर्गनिहाय सहभागी शोतकरी संख्या (अल्प आणि अत्यल्प किंवा इतर) आणि इतर प्रवर्गातील शोतकरी 
संख्या (अ.जा./अ.ज./इतर) स्री / पुरुष, बँक खाते क्रमांक इ. माहितीचा समावेश असेल. 


, ज्या शहोतक-यांचा विमा अर्जांचा तपशिल राष्ट्रीय फळपीक विमा संकेतस्थळावर अपलोड केलेला असेल तेच 


शेतकरी विमा संरक्षणासाठी पात्र असतील आणि राज्य व केंद्र शासनाचे विमा हप्ता अनुदान त्यानुसारच अदा 
केले जाईल. 


कर्जदार शेतकरी: 


. अधिसुचित फळपिकांसाठी व अधिसुचित केलेल्या क्षेत्रासाठी कर्ज मंजूर केलेल्या शहोतकऱयांसाठी योजना 


बंधनकारक राहील. योजनेच्या वेळापत्रकानूसार कर्ज मंजूर करणारी बँक शाखा / प्राथमिक कृषि पत पुरवठा 
सहकारी संस्था ही (नोडल बँकेमार्फत) विमा संरक्षित रक्‍कमेनूसार महिनावार पीकनिहाय, विमा क्षेत्रनिहाय, 
विमा हप्ता दराची विहित प्रपत्रात माहिती तयार करुन संबंधीत विमा कंपनीस सादर करेल. कर्ज वितरण 
करणाऱ्या बँक / प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्था शेतक-यांनी भरावयाच्या विमा हप्त्याची रक्‍कम 
जादा कर्ज रक्‍कम म्हणून मंजूर करतील. 


. किसान क्रेडिट कार्ड द्वारे पीक कर्ज मंजूर केलेल्या होतकऱयांसाठी योजना बंधनकारक राहणार असून अशा 


शेतकऱ्यांच्या बाबतीत योजनेच्या वेळापत्रकानुसार त्यांचे विमा प्रस्ताव विहित कालावधीत बँकांनी विमा कंपनीस 
सादर करणे आवश्यक आहे. अशा शोतकऱ्यांच्या बाबतीत बँकेने कर्जाच्या अर्जामध्ये saps दिलेल्या 
क्षेत्रावरून विमा संरक्षित क्षेत्र गृहीत धरावे किंवा शहोतकऱ्याने eas दिलेल्या पीक पेरणीच्या माहितीवरून गृहीत 
धरणेत यावे. 


. राज्यस्तरीय समितीने निश्चित केलेल्या वेळापत्रकानुसार अंतिम दिनांकापर्यंत व्यापारी बँकेच्या शाखा / प्रादेशिक 


ग्रामीण बँकेच्या शाखा/ नोडल बँक (प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्थेच्या बाबतीत) विमा प्रस्ताव जमा 
करून ते सविस्तर तपशीलासह, पीक विमा हप्त्याच्या रकमेसह संबंधित विमा कंपनीस पाठवतील. 


पृष्ठ ४९ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 
'बिगर-कर्जदार शेतकरी 

१. योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणारे बिगर कर्जदार शहोतकरी आपल्या विमा प्रस्तावाची आवेदन पत्रे भरून व्यापारी 
बँकांच्या स्थानिक शाखेत / प्रादेशिक ग्रामीण बँकेत / प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्था / विमा 
कंपनीच्या अधिकृत विमा प्रतिनिधी किंवा विमा मध्यस्थामार्फत विमा हप्ता रकमेसह सादर करतील. 

२. योजनेत सहभागी होणारा शेतकरी विहित प्रपत्रातील विमा प्रस्ताव भरून व्यापारी बँकेच्या शाखेत/प्रादेशिक 
ग्रामीण बँकेच्या शाखेत / प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्थेत विमा हप्ता भरुन सादर करेल. संबंधीत 
शेतकऱ्यांना संबंधित बँकेत आपले बचत खाते उघडणे आवश्‍यक राहील. बँकेतील अधिकारी, शेतकऱ्यांना 
आवेदनपत्रे भरणे व इतर बाबतीत सहाय्य व मार्गदर्शन करतील. शेतकऱ्याचे विमा प्रस्ताव स्विकारताना त्यांनी 
विमा संरक्षित केलेली रक्‍कम व लागू होणारी विमा हप्ता रक्‍कम इत्यादी बाबी तपासून पाहण्याची जबाबदारी 
संबंधित बँकांची राहिल. बँकेची शाखा पिकवार व विहित प्रपत्रामधील फळपीक विमा प्रस्ताव / घोषणापत्र तयार 
करून विमा हप्ता रक्‍्कमेसह अमंलबजावणी करणाऱ्या विमा कंपन्यांना विहित कालावधीत पाठवेल. 

३. बिगर कर्जदार शेतकरी यांना भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण यांनी मान्यता दिलेल्या 
संस्थेमार्फत / विमा प्रतिनिधीद्वारे सेवा घेता येईल आणि संबंधित संस्था / विमा प्रतिनिधी हे होतकऱयांना योजनेचे 
फायदे आणि योजनेविषयी मार्गदर्शन करणेसाठी योजनेचे प्रवर्तक म्हणून काम करतील त्याचप्रमाणे 
शेतकऱ्यांकडून विमा हप्ता जमा करणे आणि वैयक्तिकरित्या / संकलित केलेल्या विमा हप्त्याची रक्‍कम 
वैयक्तिक प्रस्ताव आणि विमा घोषणापत्र / लाभार्थ्यांचे यादीची सॉफ्ट कॉपी तसेच शेतकऱ्यांच्या माहितीसह 
विमा कंपनीस पाठवतील व विमा कंपनीमार्फत सदरची माहिती फळपीक विमा संकेतस्थळावर भरण्यात येईल. 

४. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने मान्यता दिलेल्या संस्था, विमा कंपनीने नियुक्‍त केलेले 
प्रतिनिधी शहोतकऱ्याकडून विमा हप्ता स्विकारतेवेळी शेतकऱ्यांचे पीकाखालील क्षेत्र, विमा संरक्षित रक्‍कम 
इत्यादी बाबत संबंधीत भुमि अभिलेख दस्तऐवज तपासून पाहतील, त्याचप्रमाणे भाडेतत्वावर किंवा कुळाने 
असलेल्या शेतकऱ्यांच्या करारनामा / सहमती पत्राची प्रत अभिलेखात जतन करतील. प्राधिकृत केलेल्या संस्था 
/ विमा प्रतिनिधी जमा झालेल्या विमा हप्त्याची रक्‍कम व संकलित प्रस्ताव 9 दिवसात विमा कंपनीस पाठवतील. 
अशा शोतकऱ्यांच्या बाबतीत त्यांचे बँक खाते असल्याबाबतची खातरजमा करतील व याचा तपशील संबंधित 
विमा कंपनीस पाठवतील. 

बिगर-कर्जदार शेतकऱ्यांचा योजनेत सहभाग- थेट विमा कंपनी मार्फत: 

१. योजनेत सहभागी होवू इच्छिणाऱ्या बिगर कर्जदार शेतकरी वैयक्तिकरित्या किंवा पोस्टाने त्यांचा विमा प्रस्ताव 
विहित प्रपत्रात योग्य त्या विमा हप्त्यासह विमा कंपनीस पाठवून योजनेत सहभागी होऊ शकतात. तसेच 
शासनाने प्राधिकृत केलेल्या पीक विमा संकेतस्थळाद्वारे किंवा विमा कंपनीच्या संकेतस्थळाद्वारे देखील बिगर 
कर्जदार शेतकरी योजनेत सहभागी होऊ शकतात. उपरोक्त पध्दतीने योजनेत सहभागी होणाऱ्या बिगर 
कर्जदार शेतकर्‍यांजवळ योजनेत सहभागी झाल्याचा पुरावा उदा. अर्जाची छायांकीत प्रत किंवा विमा हप्ता 
भरल्याची पावती असणे बंधनकारक आहे. विमा प्रस्तावात भरलेली माहिती चुकीची असल्याचे निदर्शनास 
आल्यास शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता जप्त केला जाईल व शेतकऱ्यांस नुकसान भरपाई मिळणेचा अधिकार राहणार 
नाही. 

२. पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी सादर केलेला विमा प्रस्ताव अपूर्ण 
असल्यास / आवश्‍यक असणारे पुरावे व कागदपत्रे प्रस्तावासोबत सादर न केल्यास / योग्य तो विमा हप्ता 
भरलेला नसल्यास प्रस्ताव स्विकारल्यापासून १ महिन्याच्या आत सदर प्रस्ताव परत करण्याचे अधिकार विमा 


पृष्ठ ४९ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-अओ 
कंपनीस आहेत. विमा कंपनीने प्रस्ताव नाकारल्यास विमा हप्त्याची संपूर्ण रक्‍कम संबंधित शेतकऱ्याला विमा 


& . 


१६) 


कंपनीमार्फत परत दिली जाईल. 


. अधिसुचित फळपिकासाठी मंजूर केलेली सर्व कर्जे विहित कालावधीत विमा संरक्षित केली जातील याची सर्व 


बँकांनी दक्षता घेणे आवश्‍यक आहे. 


. नोडल बँकांनी / प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्थांनी विहीत कालावधीनंतर सादर केलेले सर्व विमा 


प्रस्ताव विमा कंपनीमार्फत नाकारण्यात येतील व सदर सर्व विमा प्रस्तावांचे दायित्व हे संबंधित बँकांचे राहील 
त्यामुळे नोडल बँकांनी / प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्थांनी विहित कालावधीनंतर कोणताही विमा 
प्रस्ताव स्विकारू नये. सर्व नोडल बँकांनी / प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्थांनी जमा विमा हप्त्यासह 
योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांचा एकत्रित अहवाल विहित कालमर्यादेत संबंधित विमा कंपनीकडे 
पाठविण्याची दक्षता घ्यावी. जर बँकेने विहित कालमर्यादेत विमा प्रस्ताव विमा कंपनीकडे सादर केले नाही तर 
त्याची जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित बँकेची राहील. 

बँकांच्या सर्व शाखा, सर्व नोडल बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांची 
(कर्जदार व बिगर कर्जदार) यादी व इतर आवश्‍यक माहिती जसे की, शेतकऱ्याचे संपूर्ण नाव, बँक खाते क्रमांक, 
गावाचे नाव, अल्प - अत्यल्प भुधारक अशी वर्गवारी, अनुसूचित जाती / जमाती, पुरुष / स्त्री वर्गवारी, विमा 
संरक्षित क्षेत्र, पिकाचे नाव, जमा विमा हप्ता, शासकिय अनुदान इ. माहिती संबंधित प्राथमिक कृषि पत पुरवठा 
सहकारी संस्था / बँकेची शाखा यांचेकडून सॉफ्ट कॉपीमध्ये घेऊन सदरची माहिती तपासून अंतिम मुदत 
संपल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत संबंधित विमा कंपनीकडे पाठविण्याची कार्यवाही करतील व पीक विमा 
योजनेच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करतील. 


. बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती विमा कंपन्या मध्यस्थ संस्थांकडून विहित प्रपत्रात प्राप्त करून घेतील. बँका 


/ वित्तीय संस्था, विमा मध्यस्थ संस्था यांच्या माध्यमातून योजनेत सहभागी झालेल्या शोतकऱयांची (कर्जदार व 
बिगर कर्जदार) माहिती प्राप्त करून घेण्याची जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित विमा कंपनीची आहे व सदरची माहिती 
पीक विमा योजनेच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यास संबंधित विमा कंपनीही बँकेस मदत करेल. 


ad विमा कंपन्या त्यांच्याकडे we झालेली योजनेतील सहभागी ]ोतकऱ्यांची माहिती तपासतील व 


योजनेअंतर्गत शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचा अंतिम विमा हप्ता मिळणेच्या १ महिना अगोदर विमा 
कंपनीच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करतील. 


प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण : 


. सदर योजनेस क्षेत्रीय स्तरावर पुरेशी प्रसिध्दी देणे आवश्‍यक आहे. दृकश्राव्य माध्यम, राज्याचे कृषि विस्तार 


अधिकारी यांच्या सेवा यासाठी उपयोगात आणल्या जाव्यात. तसेच विमा हप्ता गोळा करणे, विमा प्रकरणांची 
छाननी करणे, इत्यादी कामे करणाऱ्या व्यक्‍तींना प्रशिक्षण देणेही आवश्‍यक आहे. अंमलबजावणी करणाऱ्या 
संस्थेने याची व्यवस्था करावी. योजनेसंबंधीची माहिती पुस्तिकांचे क्षेत्रीय स्तरावर वितरण करण्यात यावे. 
योजनेची मुख्य वैशिष्टये दाखविणारा माहितीपट संबंधीत विमा कंपनीने तयार करून जास्तीत जास्त 
शेतकऱ्यांसाठी प्रदर्शित करावा. 


. शेतकऱ्यांमध्ये योजनेसंबंधी जागृती निर्माण करण्यासाठी व प्रशिक्षण देण्यासाठी एक खास कृती आराखडा 


संबंधीत विमा कंपनीने तयार करावा. 


. विमा कंपनीने एकुण विमा हप्ता रकमेच्या ०.५ टक्के रक्कम क्षेत्रीय पातळीवर योजनेच्या प्रचार व प्रसिध्दीवर 


खर्च करावी व केलेल्या खर्चाचा तपशिल हंगामाच्या sad} राज्य व केंद्र शासनाला सादर करावा. सदर खर्च 


पृष्ठ ४९ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 
एकुण विमा हप्ता रकमेच्या ०.५ टक्‍्याहुन कमी असल्यास फरकाची रक्‍कम विमा कंपनीने 'तंत्रज्ञान निधी' मध्ये 
नोंदणीच्या अंतिम तारखेपासून तीन महीन्यांच्या आत जमा करावी. 


१७) 


3) 


योजनेमध्ये निरनिराळया संस्थांच्या भुमिका व जबाबदाऱ्या: 

पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजनेत केंद्र सरकार, राज्य शासनाकडील विविध विभाग 
तसेच विविध संस्थाचा म्हणजे, सहभागी शासकीय व खाजगी विमा कंपनी आणि विविध आर्थिक संस्था यांचा सहभाग 
राहील. पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजनेच्या सुळभ आणि परिणामकारक अंमळबजावणीसाठी 
प्रत्येक संस्थेने त्यांना नेमुन दिलेले काम जास्तीत जास्त चांगल्या प्रकारे पार पाडणे बंधनकारक आहे. 


११, 


केंद्र शासनाच्या भुमिका व जबाबदाऱ्या: 


. केंद्र शासनामार्फत पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजनेच्या परिणामकारक 


अंमलबजावणीसाठी वेळोवेळी मार्गदर्शक सुचना जाहीर केल्या जातील. तसेच राज्य शासनाला जनजागृती 
/ प्रसिध्दी करण्यासाठी समन्वय व मदत केली जाईल. 


. केंद्र शासनामार्फत वित्तीय संस्था / बँका यांना रिझर्व बँक ऑफ इंडिया व नाबार्डद्वारे पुनर्रचित हवामानावर 


आधारीत फळपिक विमा योजनेच्या वित्तीय बाबींच्या परिपुर्ततेसाठी मार्गदर्शक सुचना देण्यात येतील. 


. "राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टल" चे व्यवस्थापन. 
. टेक्निकल सपोर्ट युनिट / केंद्रीय प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाची स्थापना करणे व आवश्‍यक सेवा-सुविधा 


पुरविणे. 
तांत्रीक सल्लागार समितीची स्थापना / पुनर्रचना. 


. मागील हंगामातील विमा हप्ता रकमेच्या केंद्र शासनाच्या हिऱ्याच्या ८० टक्के रकमेच्या ५० टक्के रक्‍कम 


आगावू विमा हप्ता रक्‍कम म्हणून पिक विमा नोंदणीच्या अंतिम तारखेनंतर १५ दिवसांच्या आत विमा 
कंपन्यांना अदा करणे. 


. शेतकरी सहभागाची जिल्हानिहाय आकडेवारी राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवर अंतिम होताच १५ दिवसांच्या 


आत उर्वरित विमा हप्ता रक्‍कम अदा करणे. 


. पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीचे पर्यवेक्षण व आढावा घेतला 


जाईल तसेच पीक विमा हप्ता व इतर आवश्‍यक बाबींबाबत विमा कंपनीस सुचना देण्यात येतील. वेळोवेळी 
विमा कंपनींच्या कार्याचा आढावा घेऊन गरज असल्यास त्यामध्ये सुधारणा करणेबाबत सुचना देण्यात 
येतील. 


. राज्य शासन व इतर समभाग धारकांसाठी प्रशिक्षण / कार्यशाळा आयोजित करण्यात येईल. 
१०, 


योजनेच्या तरतुदीबाबत मागदर्शन करणे तसेच नुकसान भरपाई निश्चित करतांना काही अडचणी आल्यास 
त्यावर निर्णय घेणे. 

योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये पारदर्शकता, सुप्रशासन आणणे आणि शेतक-यांना विमा नुकसानभरपाई 
वेळेवर मिळावी यासाठी आव्यक तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी सहाय्य, मार्गदर्शन आणि संसाधने उपलब्ध 
करुन देणे. 

राज्य शासनाच्या भुमिका व जबाबदाऱ्या 

योजनेच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी राज्य शासन खालील कार्ये पार पाडेल. 


. योजनेची अधिसुचना निर्गमित झाल्यानंतर राज्य शासनामार्फत योजना अंमलबजावणीसाठी निवडण्यात 


आलेल्याविमा कंपनीच्या सहाय्याने अधिसुचनेतीलळ आवश्‍यक माहिती पिक विमा योजनेच्या संकेतस्थळावर 
प्रसिध्द करण्यात यावी. 


. नुकसान भरपाई विहित कालावधीत निश्चित करण्यासाठी तसेच योजनेच्या परिणामकारक 


अंमलबजावणीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणेबाबत आवऱ्यक कार्यवाही करण्यात यावी. 


. योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये सहभागी सर्व यंत्रणा/संस्था/ शासकीय विभाग/समिती यांना आवऱ्यक ते 


निर्देश देणे. 
पृष्ठ ४९ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 


४. मागील हंगामातील विमा हप्ता रकमेच्या केंद्र शासनाच्या हिऱ्याच्या ८० टक्के रकमेच्या Yo टक्के रक्‍कम 
आगावू विमा हप्ता रक्‍कम म्हणून पिक विमा नोंदणीच्या अंतिम तारखेनंतर १५ दिवसांच्या आत सर्वसाधारण 
वित्तीय नियम (जीएफआर) / प्रकरणातील दिश्शानिर्देशांची पूर्तता करुन विमा कंपन्यांना अदा करणे. 

५. शेतकरी सहभागाची जिल्हानिहाय आकडेवारी राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवर अंतिम होताच १५ दिवसांच्या 
आत उर्वरित विमा हप्ता रक्‍कम अदा करणे. 

६. राज्य सरकारने संबंधित विमा कंपनीद्वारे मागणी केल्यापासून ३ महिन्यांच्या आत विमा हप्ता अनुदानाचा 
राज्य हिस्सा कंपनीस अदा करणे आव्यक राहील. अनुदान अदायगीस विलंब झाल्यास राज्य सरकारला 
दरमहा १% दंडव्याज द्यावे लागेल. 


७. विमा हप्त्याचा राज्य हिस्सा कंपन्यांना वितरित करण्यासाठी ठाक्‍्यतोवर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन 
प्रणाली (पीएफएमएस) / पीएफएमएस लिंक्ड सिस्टीमचा वापर करण्याचा राज्य शासन प्रयत्न करेल. 


८. पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजनेत शेतकऱयांचा विशोषत: बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचा 
सहभाग वाढविण्यासाठी राज्य शासनाच्या कृषि आणि इतर संबंधीत विभागामार्फत मोठया प्रमाणावर 
जनजागृती व प्रसिध्दी करण्यात येईल. 


९. योजनेसाठीच्या एकुण तरतूदीपैकी किमान रक्‍कम रु. ५० लाख तरतूद राज्य शासनाने प्रशासकिय खर्च, 
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, राज्य टेक्निकल सपोर्ट युनिट, प्रवासखर्च आणि आकस्मिक खर्चासाठी 
वापरण्यात यावा. 


क) विमा कंपनीच्या भुमिका व जबाबदाऱ्या: 

१.विमा कंपनी ही राज्य शासन व इतर अंमलबजावणी यंत्रणा यांच्यातील दुवा म्हणून काम करेल. 

2. अधिसुचनेप्रमाणे आवश्‍यक बाबींची राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीला पुर्तता करेल. 

३.या योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई निश्चित करणेबाबत कार्यवाही व नुकसान भरपाई शेतकऱ्याच्या बँक 
खात्यावर थेट अदा करण्याची जबाबदारी विमा कंपनीची राहील. 

४. सदर योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनेनूसार वेळापत्रकाप्रमाणे नुकसान भरपाई निश्चित करणे व अदा करणे आणि 

ARISTA पुनर्विम्याचे प्रयोजन करण्यात यावे. 

५. हवामान घटक तसेच विमा नुकसान भरपाई संदर्भातील माहितीचे संकलन करणे आणि कृषि आयुक्तालय व 
शासनाने योजनेसंदर्भातील वेळोवेळी मागणी केलेली आवऱ्यक ती सर्व माहिती त्वरीत उपलब्ध करून देणे. 

६. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेचा आढावा घेऊन परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी आवश्‍यक सुचनांसह कृषि 
सहकार आणि किसान कल्याण मंत्रालय (केंद्र शासन) यांना सादर करणे. 

७. हंगाम सुरु होण्यापूर्वी संबंधीत विमा कंपनीने खाजगी विमा प्रतिनिधींची नियुक्‍ती लेखी स्वरुपात जाहीर करणे 
आव्यक आहे. 

८.विविध प्रकारचे अनुज्ञेय सेवाशुल्क अंमलबजावणी यंत्रणांना देणे. 

९.योजनेची पारदर्शक पध्दतीने प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन पथदर्शक 
प्रकल्प राबविण्यासाठी विमा कंपन्यांनी पुढाकार घेतील. 

१०. बिगर कर्जदार शेतक-यांच्या सहभागामध्ये किमान १० टक्के वाढ करण्याच्या दृष्टीने योजनेची माहिती 
शेतक-यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी जनजागृती व प्रसिध्दीसाठी प्रयत्न करणे, त्यासाठी आवऱ्यक ते मनुष्यबळ 
व साधनसामुग्री उपलब्ध करुन देणे तसेच राज्य शासन व इतर संस्थांमध्ये जनजागृती व प्रसिध्दीसाठी 
समन्वय साधणे. 

११. केंद्र व राज्य शासनाने मागणी केल्याप्रमाणे मासिक प्रगति अहवाल / सांख्यिकी व इतर अनुषंगीक माहिती 
पुरवठा करणे. 

१२. अधिकृत बँका आणि प्रतिनिधी यांचेकडून विमा धारक शेतकऱ्यांची / लाभार्थ्यांची माहिती संकलित करुन ती 
संकेतस्थळावर प्रसारित करणे. 


पृष्ठ ४९ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 


१२३. 


१४. 


g षु 


es 


१६. 


१७. 


4¢ 


१९, 


२०. 


२१. 


२२. 


विमा नियामक प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या विहित कालावधीत योजनेसंदर्भातील विविध तक्रारींचे निवारण 
करण्यात यावे तसेच शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची नोंद घेण्यासाठी भारतीय कृषि विमा कंपनीच्या नियंत्रणाखाली 
डॉकेट सुविधेवर आधारित टोल फ्री नंबर उपलब्ध करुन देण्यात यावा. 

कर्जदार शेतकऱ्यांच्या सहभागासाठी स्वत: विमा कंपनीने कार्यवाही करावी त्यासाठी मध्यस्थ यांची नेमणूक 
करू नये. 


. ज्या जिल्हयासाठी विमा कंपनीची नियुक्‍ती करण्यात आळेली आहे, त्या जिल्हयासाठी जिल्हा मुख्यालयी 


कार्यात्मक कार्यालय ( Functional Office ) सुरु करणे आवशयक आहे. तसेच सदर जिल्हा कार्यालयात कृषि 
पदवीधारक प्रतिनिधींची नियुक्ती करणे आवश्‍यक आहे. ज्या जिल्हयात काम देण्यात आलेले आहे, त्या 
जिल्हयातील तालुका स्तरावर कार्यात्मक कार्यालयाची स्थापना करावी व कमीत कमी एका प्रतिनिधीची 
नेमणुक करावी व सदर प्रतिनिधी दैनंदीन स्वरूपात शेतकऱ्यांची शंका / गाऱ्हाणीचे निरसन करण्यासाठी 
उपस्थित राहिल याची खात्री करावी. सदर कार्यालय व प्रतिनिधीचा avait कृषि विमा संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात यावा. 

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी निर्धारक (Loss Assessor) 
याची नेमणूक करणे बंधनकारक राहिल. 

योजनेत शेतकरी सहभागाची माहिती बँकेकडून प्राप्त झाल्यानंतर विमा कंपनीमार्फत शेतकरी सहभागाचा 
पिकनिहाय अंतिम तपशिल महसूल विभागास उपलब्ध करुन दिला जाईल. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी 
महसूल विभागाकडील हंगामातील विमा कंपनीला उपलब्ध करुन दिलेल्या महसूल मंडळनिहाय, पिकनिहाय 
क्षेत्राच्या नोंदी व विमा योजनेत सहभागी शेतकऱयांचा तपशिलाच्या नोंदीची पडताळणी करावी व यामध्ये काही 
तफावत असल्यास तातडीने निदर्शनास आणावे. 


,नोडल बँका / व्यापारी बँका / ग्रामीण बँकांनी पोर्टलवर अपलोड केलेले विमा प्रस्ताव आणि विमा हप्ता 


ऑनलाईन जमा केल्याचा तपशिलवार गोषवारा प्राप्त करुन घेण्याची जबाबदारी विमा कंपन्यांची असेल. 
विमा कंपनीमार्फत अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकाच्या क्षेत्राचा तपशिल व नुकसान भरपाई निश्चित 
करणेसाठी स्वंयचलित SIAM Halse AWS ) प्राप्त माहितीचा वापर करणे बंधनकारक असेल. योजनेच्या 
अंमलबजावणी करीता आधुनिक तंत्रज्ञान, रिमोट सेन्सीग, उपग्रह छायाचित्र, ड्रोन इत्यादीचा वापर करण्यात 
यावा. 

विमा कंपन्यांनी सहभागी झालेल्या क्लस्टर्स करीता विमा संरक्षण कालावधी सुरू झाल्यापासूनची 
हवामानाची आकडेवारीची माहिती महावेध कडुन खरेदी करणे आवश्यक आहे. राज्य हिस्सा अनुदान 
वितरणापूर्वी जर विमा कंपनीने हवामानाची आकडेवारी मिळाल्यानंतर देखील स्कायमेट व्हेदर सर्विसेस प्रा. 
लि. यांचेहवामान आकडेवारीचे देयक स्थगित केलेले असल्यास राज्य शासन स्कायमेटला प्रत्यक्ष देयक 
रक्‍कम अदा करेल व विमा कंपनीस देय राज्य हिस्सा अनुदान रकमेतून हवामान आकडेवारी देयक खर्च 
समायोजित (वजा) करेल. 

पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पिक विमा योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीस्तव नोडल बँका/ जिल्हा 
मध्यवर्ती सहकारी बँका यांचेकडून विमा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर, त्याचप्रमाणे, विमा हप्ता अनुदान 
शासनाकडून प्राप्त झाल्यानंतर, विमा कंपनीने ३ आठवडयामध्ये नुकसान भरपाई रक्‍कम निश्चित करुन 
शेतकऱयांना अदा करणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा, विमा कंपनीस १२ टक्के दराने विलंब शुल्कासहित नुकसान 
भरपाईची रक्‍कम लाभार्थी MAHA अदा करावी लागेल. 

ज्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाईची रक्‍कम जमा करण्याचा प्रयत्न 
करुनही शोतकऱयांचे बँक खाते चुकीचे अथवा बंद असल्याने सक्रीय (Active) नसल्यामुळे सदर रक्‍कम विमा 
कंपनीस परत आली असल्यास ST WAH AA सविस्तर तपशीलासह शासनास व आयुक्‍त (कृषि) यांना 
१५ दिवसात एकत्रित यादी सादर करण्याची खातरजमा करणे. 


पृष्ठ ४९ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 


23. 


२४. 


२५. 


es 


२६. 


२७. 


२८ 


तसेच ज्या विमाधारक शेतकऱ्यांना रु.१००० पेक्षा कमी रकमेची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे, 
अशा शोेतकऱ्यांचीही सविस्तर तपशीलासह माहिती शासनास व आयुक्‍त (कृषि) यांना न चुकता तात्काळ 
कळविण्यात यावी. 

विमा कंपन्यांनी हंगामामध्ये नमुद केलेले टोल फ्री क्रमांकावर शेतकऱ्यांना संपर्क साधणे सुलभ व्हावे यासाठी 
टोल फ्री क्रमांकाची क्षमता वाढवुन टोल फ्री क्रमांक विना तक्रार कार्यरत राहील याची दक्षता घ्यावी. 
त्याचप्रमाणे, विहीत टोल फ्री क्रमांक व्यवस्थित कार्यान्वीत नसल्यास फोन, पत्र, ईमेलद्वारे प्राप्त शेतकऱ्यांच्या 
पीक नुकसानीबाबतच्या सूचना, तक्रारींची नोंद घेवुन योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार पुढील कार्यवाही 
संबंधीत विमा कंपनीने करणे आवश्‍यक राहील. 

विमा कंपन्या या वित्तीय संस्थांना सहभागी शेतकऱ्यांची सविस्तर माहिती पीक विमा पोर्टलवर भरण्यासाठी 
मदत करतील. या व्यतिरिक्त इतर कोणतेही प्रारुप / संकेतस्थळ / सुविधा इ. योजनेतील सहभागी 
शेतकऱयांची माहिती गोळा करण्यासाठी विमा कंपन्यांना वापरता येणार नाही. 

पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पिक विमा योजनेत सहभागी बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचे प्रमाण कमीत कमी 
qo टक्के वाढविणेबाबत त्या विभागात सर्वात कमी विमा हप्ता दराने निश्चित करण्यात आलेल्या विमा 
कंपनीची जबाबदारी राहील. 

विमा कंपन्यांनी योजनेच्या जाहिरातीसाठी, जागरुकता निर्माण करण्यासाठी आणि क्षमता विकासासाठी पुरेसे 
आणि वचनबध्द मनुष्यबळ निर्माण करणे आवश्यक आहे. याबाबतचे सविस्तर नियोजन हंगाम सुरु होण्यापुर्वी 
कंपनीने केंद्र व राज्य शासनाला सादर करणे आवश्‍यक आहे. 


.विमा कंपन्यांकडे प्राप्त झालेल्या कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचा अर्ज जर अपूर्ण असेल, आवश्‍यक 


प्रमाणपत्राची प्त जोडली नसेल, आधार नंबर किंवा आधार नोंदणी क्रमांक/ पोचपावती किवा विमा हप्ता 
भरला नसेल तर सदर अर्ज अनुक्रमे १५ दिवस किंवा १ महिन्याच्या आत स्वीकारणे अथवा फेटाळण्याचा 
अधिकार विमा कंपन्यांना राहील. अर्ज फेटाळला गेल्यास विमा कंपनी सदर शेतकऱ्याचा भरलेला संपूर्ण विमा 
हप्ता परत करेल. 


ड) बँका/वित्तीय संस्थांच्या जबाबदाऱ्या : 


१, 


भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि राष्ट्रीय कृषि व ग्रामिण विकास बँक (NABARD) यांच्या नियमात बसणाऱ्या व 
शेतकऱ्यांना हंगामी पिक कर्ज वितरण करणाऱ्या सर्व बँका व संस्था या योजनेत वित्तीय संस्था म्हणून 
मानल्या जातील. 


. पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पिक विमा योजनेअंतर्गत, सहकारी बँकांच्या बाबतीत प्रत्येक जिल्हयातील 


जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही नोडल बँक म्हणून कार्य करील व व्यापारी बँका तसेच ग्रामीण बँकांच्या 
बाबतीत सदर बँकेची प्रत्येक शाखा ही नोडल बँक म्हणून कार्य करील. 

व्यापारी बँकांची तसेच ग्रामीण बँकांची विभागीय / प्रशासकीय कार्यालये, प्रत्येक जिल्हयातील जिल्हा 
मध्यवर्ती सहकारी बँका (नोडल बँका) यांनी योजनेच्या अनुषंगाने त्यांना प्राप्त झालेल्या सर्व मार्गदर्शक 
सुचना, शासन निर्णय इ. त्यांच्या नियंत्रणाखालील सर्व शाखांना पाठविणे आवश्‍यक आहे. 


| व्यापारी बँकांची तसेच ग्रामीण बँकांची विभागीय / प्रशासकीय कार्यालये, प्रत्येक जिल्हयातील जिल्हा 


मध्यवर्ती सहकारी बँका (नोडल बँक) यांनी कर्जदार शेतकऱ्यासाठी कर्ज मंजूर करताना त्यांच्या विमा हप्ता 
रकमेसाठी जादा कर्ज मंजूर करणेबाबत आपल्या अधिनस्त सर्व बँकांना सुचना द्याव्यात. 


., योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या बिगर कर्जदार aan सर्व बँकांनी योग्य ते मार्गदर्ान व मदत 


करणे आवश्‍यक आहे. जसे, शेतकऱयांचे बँकेत खाते उघडणे, योग्य तो विमा हप्ता घेवून त्यांना विमा प्रस्ताव 
भरण्यास मदत करणे व त्याबाबतचे अहवाल अद्ययावत करणे इ. 


. सर्व बँका / वित्तिय संस्थांनी अर्जदार शेतक-यांचा तपशिल इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीनेच राष्ट्रीय पीक विमा 


संकेतस्थळावर अपळोड करणे बंधनकारक आहे. त्यादृष्टीने सर्व बँका / वित्तिय संस्थांनी सीबीएस इंटेग्रेशान 
करुन घेणे गरजेचे आहे, जेणेकरुन माहितीचे तात्काळ आदान-प्रदान शक्य होईल. 


पृष्ठ ४९ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 


७. 


Go 


११, 


१२. 


१२३. 


१४. 


सर्व नोडल बकांनी कर्जदार व बिगर कर्जदार atlanta जमा विमा हप्ता रक्‍कम, विमा प्रस्ताव व 
अनुषंगिक माहीती विहीत मुदतीत स्वतंत्रपणे संबंधित विमा कंपनीस सादर करणे आवश्‍यक आहे. 


. सर्व अग्रणी बँका / नोडल बँकांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अधिसुचित पिकांसाठी घेतलेली सर्व कर्जे व 


कर्जदार शेतकरी योजनेअंतर्गत विमा संरक्षित केळे जातील व एकही कर्जदार शेतकरी विमा संरक्षणापासून 
वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व त्याबाबतच्या सुचना बँकांनी आपल्या अधिनस्त सर्व शाखांना 
देण्यात याव्यात. संबंधित बँकाच्या त्रुटीमुळे / दिरंगाईमुळे / हलगर्जीपणामुळे काही कर्जदार शेतकऱ्यांना 
विमा संरक्षण न मिळाल्यास व त्या हंगामात नुकसान भरपाई मंजूर झाल्यास विमा संरक्षित न झालेल्या सर्व 
शेतकऱ्यांना मंजूर नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी सर्वस्वी त्या बँकेची / शाखेची राहील. 


. घोषणापत्र / प्रस्ताव आणि विमा हप्ता विमा कंपनीला बँकेमार्फत/ प्राथमिक कृषी पत पुरवठा संस्था 


यांच्याकडून विहित मुदतीनंतर जमा झाला तर ते तात्काळ नाकारले जातील व अशा कोणत्याही 
घोषणापत्राबाबत संबंधीत बँक जबाबदार राहील. त्यानुसार विहित मुदतीनंतर राष्ट्रीय फळपीक विमा 
संकेतस्थळावर अर्ज दाखल करण्याची सुविधा बंद केली जाईल. तथापि या संबंधी काही तक्रारी 
उदभवल्यास त्यांचे निराकरण विहित तक्रार निवारण समितीच्या कार्यपद्धतीनुसार करण्यात येईल. 
अधिसूचित पिकांसाठी हंगामी पीककर्ज घेणा-या कर्जदार शेतक-यांना प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थांसह 
कोणत्याही वित्तीय संस्थेने विमा योजनेतून सूट देण्याचा निर्णय घेतलेला असेल तरीदेखील अशा 
कोणत्याही निर्णयावर हे कलम प्रचलित राहील व अशा शेतक-यांचा पीक विमा योजनेतील सहभाग 
बंधनकारक राहील. तथापि किसान क्रेडीट कार्ड अथवा तत्सम शोती कर्जे, जी विशिष्ट पिकाच्या फळपिक 
कर्ज मर्यादेनुसार नसतात त्या शेतक-यांचा विमा योजनेतील सहभाग बंधनकार नाही. मात्र बँका अशा 
शेतक-यांना बिगर कर्जदार शेतकरी म्हणून विमा योजनेत सहभागी होण्यास प्रोत्साहित करु हाकतात. 


.सर्व नोडल बँका / व्यापारी बँका व ग्रामीण बँकांच्या सर्व शाखांनी पिकवार व अधिसुचित क्षेत्रवार पिक विमा 


प्रस्ताव विहीत विवरण पत्रात (बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी वेगळे) भरून विमा हप्ता रकमेसह विहीत वेळेत 
संबंधित विमा कंपनीकडे पाठविणे अत्यंत आवश्‍यक आहे. 

सर्व नोडल बँका / व्यापारी बँका / ग्रामीण बँकांनी होतकरीनिहाय फळपिक विमा प्रस्ताव व विमा हप्ता जमा 
केल्याचा तपशिल (NEFT/RTGS/UTR) राष्ट्रीय फळपिक विमा संकेतस्थळावर ऑनलाईन अपलोड करणे 
MRA आहे. तसेच सर्व प्रस्तावांचा गोषवारा विहित वेळेत विमा कंपनीलाही पाठवणे आवश्‍यक आहे. 

सर्व बँकांनी योजनेअंतर्गत अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये संबंधित विमा कंपनीमार्फत मंजूर झालेली नुकसान 
भरपाई रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर ७ दिवसांच्या आत जमा 
करणे आवश्यक आहे. जर एखाद्या बँकेने नुकसान भरपाईची रक्‍कम विहीत वेळेत शेतकऱ्यांच्या बँक 
खात्यावर जमा केली नाही तर संबंधित बँकेने व्याजासह (बचत खात्यावर देय असलेला प्रचलित व्याज दर) 
नुकसान भरपाईची रक्‍कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करणे बंधनकारक राहील. 

नोडल बँक / प्रशासकीय कार्यालये योजनेत भाग घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची अनुषंगिक माहीती शेतकऱ्याचे संपूर्ण 
नाव, अचुक बँक खाते क्रमांक, गावाचे नाव, अल्प - अत्यल्प भुधारक अशी वर्गवारी, अनुसूचित जाती 
जमाती, महीला शेतकरी अशी वर्गवारी, विमा संरक्षित क्षेत्र, पिकाचे नाव, जमा विमा हप्ता, शासकिय 
अनुदान इ. माहीती संबंधित प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्था / बँकेची शाखा यांचेकडून Soft 
Copy मध्ये घेऊन सदरची माहीती तपासून अंतिम मुदत संपल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत संबंधित विमा 
कंपनीकडे पाठविण्याची कार्यवाही करेल. 

संबंधित विमा कंपनी बँकेकडून विमा प्रस्ताव प्राप्त झाले नंतर ते तपासून बँकेला पोहच देईल. संबंधित बँक 
आपलेकडे उपलब्ध असलेल्या दस्तऐवजावरून सदर विमा प्रस्तावाची पुर्नतपासणी करेल व यामध्ये काही 
दुरूस्ती आढळल्यास १५ दिवसांचे आत विमा कंपनीच्या निदर्शनास आणेल अन्यथा विमा कंपनीने पोहच 
दिलेले विमा प्रस्ताव अंतीम समजून त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल व भविष्यात त्यामधील कोणतेही 
बदल स्वीकारले जाणार नाहीत. 


पृष्ठ ४९ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 


१६५. 


१६. 


१७. 


१14 


१९, 


२०. 


२१. 


२२. 


संबंधित बंकेने नुकसान भरपाई मिळालेल्या शोतकऱ्यांची यादी नोटीस बोर्डावर प्रसिध्द करणे आवश्‍यक 
आहे. तसेच प्राप्त झालेली नुकसान भरपाई रक्‍कम सर्व शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले असल्याचे 
प्रमाणपत्र विमा कंपनीस पाठविणे आवश्‍यक आहे. तसेच नुकसान भरपाई पात्र शेतकऱ्यांची यादी विमा 
कंपनीच्या सहाय्याने फळपिक विमा संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणे आवश्‍यक आहे. 

सर्व बँकांना विमा प्रस्तावाशी संबंधित असलेले सर्व दस्तऐवज संबंधित विमा कंपनीस तपासणीसाठी 
आवऱ्यकतेनुसार उपलब्ध करून द्यावे लागतील. 

बँकेने कोणताही शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही याची खात्री करावी जर एखादा 
शेतकरी वित्तीय संस्थेच्या चुकीमुळे योजनेच्या लाभापासून वंचित राहीला तर सदर शेतकऱ्याला देय 
असणारी नुकसान भरपाई अदा करणेची जबाबदारी संबंधित बँकेची राहील. 


MAHA पूर्ण अर्ज भरण्याची जबाबदारी ही बँकेच्या शाखेची राहिल. जर एखादया शेतकऱ्याला अर्ज 


भरता येत नसेल तर सदर अर्ज शेतकऱ्यांच्या वतीने भरण्याची जबाबदारी बँकेच्या शाखेची राहिल, 
जेणेकरुन पिक विमा योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणारा एकही शेतकरी पिक विमा संरक्षणापासून वंचित 
राहणार नाही 

प्रतिकूल हवामानामुळे ज्या होतक-यांचा विमा हप्ता संबंधित हवामान घटकाची अधिसूचना जारी होण्याच्या 
आत जमा झाला असेल / बँक खात्यातून वर्ग HSS असेल त्यांनाच पात्र समजले जाईल. सबब बँकांनी 
कर्जदार शेतक-याचा विमा हप्ता पीक कर्ज मंजूरी/किसान क्रेडीट कार्डचे नुतनीकरण केल्यापासून १५ 
दिवसांच्या आत विमा कंपनीकडे देणे बंधनकारक आहे, अन्यथा अशा शोतक-यांच्या बाबतीत संभाव्य 
नुकसानभरपाईची सम्पूर्ण जबाबदारी संबंधीत बँकेची राहील. अशी परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी बँकांनी 
विमा नोंदणीच्या अंतिम तारखेपुर्वी किमान एक महिना आधीच कर्जदार शेतक-यांचा विमा हप्ता विमा 
कंपनीकडे जमा करावा आणि त्यानंतर मंजूर केलेल्या कर्जखात्यांच्या बाबतीत दररोज विमा हप्ता जमा 
करावा. 

बँकांना जमा विमा हप्त्याचे ४ टक्के सेवा शुल्क देण्यात येते. त्यासाठी बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना विमा 
प्रस्ताव सादर करण्याबाबतीत बँकांनी आवऱ्यक ते सर्व सहकार्य करावयाचे आहे. 

बँकांनी कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतक-यांचे विमा प्रस्ताव सादर करताना शेतक-याचे बॅँक खाते आधार 
कार्डशी सलग्न करणे अनिर्वाय आहे. या बाबतच्या आवश्‍यक त्या कागदपत्राची तपासणी संबंधीत बँकानी 
करावयाची आहे. 

बँक / नोडल बँक यांचेकडून संबंधित विमा कंपनीस विमा ayers (Declaration ) पाठविण्यास विलंब 
झाल्यास बँकेस द्यावयाच्या सेवा शुल्कामध्ये कपात करण्यात येईल. 


2) कर्ज पुरवठा करणारी बँक/वित्तीय संस्था 


पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पिक विमा योजनेबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे 


., sana विहीत प्रपत्रात विमा प्रस्ताव तयार करणेस मदत करणे आणि बिगर कर्जदार ]ोतकऱ्यांचे 


विविध कागदपत्र संकलित करणे. 


. विमा नोंदणी सुरु होण्यापुर्वी सर्व कर्जदार शेतक-यांचे आधार व मोबाईल क्रमांक प्राप्त करुन घेणे. 
. कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱयांची स्वतंत्र प्रपत्रात माहीती संकलित करुन ती विमा कंपनीस विमा 


हप्त्यासह वेळेत सादर करणे. 


. विमा कंपनी किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या प्रतिनिधी आणि जिल्हास्तरीय समन्वय समिती मार्फत करण्यात 


येणाऱ्या छाननी / पडताळणीसाठी विमा पॉलिसी प्रस्ताव व इतर आवश्यक कागदपत्रांचे जतन करावे. 


. आपल्या कार्यक्षेत्रामधील नोडल बँक आणि त्याअंतर्गत सेवा पुरविणाऱ्या इतर बँकाच्या कार्यालयामधील 


संबंधित अभिळेख व नोंदी या विमा कंपनीस उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. 


. विमा संरक्षण घेणाऱ्या कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱयांची क्षेत्र व पिकांसंबधी आकडेवारीची नोंद ठेवणे. 


पृष्ठ ४९ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 


Cs 


१०, 


११ 


फळपीक विमा संकेतस्थळावर प्रस्ताव अपलोड करण्याच्या अंतिम तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत आणि 
विमा कंपनीने मागणी केल्यापासून ७ दिवासांच्या आत विमा प्रस्तावांची माहिती संकलित व प्रमाणित करुन 
देणे. 


. विमा नोंदणीची मुदत संपण्यापुर्वी शोतक-यांचा विमा हप्ता कपात करुन घेणे व ती रक्कम संबंधित विमा 


कंपनीला थेट इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीद्वारे हस्तांतरीत करणे. 

विमा कंपनीकडुन प्राप्त विमा नुकसानभरपाई रक्‍कम शेतक-यांच्या खात्यावर ७ दिवसांच्या आत जमा करणे 
व जी रक्‍कम अदा होऊ शकली नाही ती रक्कम प्राप्त झाल्यापासून १० कार्यालयीन दिवसांच्या आत 
कारणांसह संबंधित विमा कंपनीला परत करणे व त्याची माहिती केंद्र व राज्य शासनाला कळवणे. 


. प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये बँकेच्या शाखा या अंतिम सेवा केंद्रे मानण्यात आलेल्या आहेत. सबब सर्व कर्जदार 


शेतकरी आणि इच्छुक बिगर कर्जदार शेतकरी यांची पिक विमा नोंदणी करुन घेणे ही सर्व बँक शाखांची 
जबाबदारी आहे. यामध्ये हयगय अथवा चूकीची माहिती देण्यात आल्यास संबंधित बँक/बँक शाखा/प्राथमिक 
सेवा संस्था जबाबदार असतील 


फो जन सुविधा केंद्र - आपले सरकार केंद्र (सीएससी- एसपीव्ही) ग वा कंद्र - आपले सरकार केंद्र (सीएससी- एसपीव्ही) 


बिगर कर्जदार शेतक-यांची नोंदणी जनसुविधा केंद्रमार्फत सुनिश्चित करणे 


. गाव पातळी वरील कर्मचारी यांना पिक विमा सहभाग वाढविण्यासाठी संकेतस्थळावर अथवा जिल्हा 


पातळीवर काम करणा-या संबंधीत पिक विमा कंपनीव्दारे पिक विम्याविषयी प्रशिक्षण देणे. 


. जनसुविधा केंद्रामार्फत शेतक-यांकडून जमा केलेली विमा हप्त्याची रक्‍कम संबंधीत विमा कंपनीकडे 


शेतक-यांकडून प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीन दिवसांच्या आत ऑनलाईन जमा करणे. 


. जनसुविधा केंद्रामध्ये जमा झालेल्या विमा हप्त्यांचा अहवाळ व शेतकरी सहभागाच्या गोषवा-यासह संबंधीत 


विमा कंपन्यांना दररोज सादर करणे. 


. राष्ट्रीय फळपिक विमा संकेतस्थळावर भरण्यात आलेली शेतकरी सहभागाची माहिती आणि संबंधीत विमा 


कंपनीला अदा केलेली विमा हप्ता रक्‍कम यांची पडताळणी विमा नोंदणीची अंतिम मुदत संपल्यावर ७ 
दिवसांच्या आत करणे. 


. हंगामासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या प्रती शेतकरी सेवाह्युल्काच्या दरानुसार सेवा शुल्काचे देयक 


संबंधीत विमा कंपनी कडे पुढील महिन्यातील १० तारखेस अथवा त्यापुर्वी सादर करणे. 


७. विमाधारक शेतक-यांच्या तक्रार निवारण करणेसाठी व विमा पश्चात सेवा सुनिश्चित करणे. 


. राष्ट्रीय फळपिक विमा संकेतस्थळावर भरण्यात आलेली वैयक्तिक शेतक-यांची माहिती व सदर केलेली 


कागदपत्रे यामध्ये त्रुटी अथवा चुका आढळून आल्यास संबंधीत सेवा केंद्र जबाबदार असेल व अशा चुकांमुळे 
देय पिक विमा दाव्यांना जबाबदार राहील 


प) जन-सुविधा केंद्रा वरील गावपातळी सेवक (व्हि.एल.ई.) 


शेतकरी विशेषतः बिगर कर्जदार शेतक-यांना योजने बाबत शिक्षित करणे व योजनेची वैशिष्ठ्ये समजावून 
सांगणे 


. विमाकंपनी / राज्यशासना मार्फत योजनेच्या प्रचार व प्रसिध्दीसाठी देण्यात आलेल्या जाहीराती, प्रचार 


साहित्य, बॅनर, पोस्टर, पत्रके इ. होतक-यां पर्यंत पोहचवण्यासाठी कार्यक्षेत्रामध्ये ठळकपणे प्रसिद्ध करणे. 


. bad बिगर कर्जदार शोतक-यांचे विमा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात आवरयक कागदपत्रासह स्विकारणे व 


ऑनलाईन भरुन घेणे. 


. अंमलबजावणी करणा-या विमा कंपनीने मार्गदर्शक सुचनेच्या तरतुदीनुसार शेतकरी विमा हप्ता जमा करणे. 
. राष्ट्रीय फळपिक विमा संकेतस्थळावर बिगर कर्जदार शोतक-यांची माहिती मोबाईल नंबरसह योग्य 


तपशिल आवश्‍यक कागदपत्रासह अदयावत करणे व निश्चित कालावधीत जनसुविधा केंद्रामार्फत विमा हप्ता 
रक्‍कम जमा करणे. बिगर कर्जदार ]ठोतक-यांचे पिक विमा प्रस्ताव भरतांना योग्य ती काळजी घेणे व 
जोडलेल्या कागदपत्राचा प्रस्तावाशी ताळमेळ घालणे. 


पृष्ठ ४९ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 


६. 


विमा सहभाग नोंदवलेले शेतकरी काही त्रुटी, चुका अथवा विपरीत बाबीमुळे योजनेच्या फायदयापासून 


वंचित राहणार नाही यांची जनसुविधा केंद्रावरील गावपातळी सेवक (व्हिएलईज) यांनी खात्री करणे. 
जनसुविधा केंद्रावरील गावपातळी सेवक (व्हिएलईज) यांचे सेवेतील त्रुटी, गैरव्यवहार यामुळे योजनेच्या 
फायदयापासून शेतकरी वंचित राहील्यास त्यांचा अहवाल सादर करुन त्यांचे वर प्रशासकीय व कायदेशीर 
कार्यवाही करण्यात येईल. 


. विमा धारक शेतक-यांना विमा पश्चात सेवा देणे तसेच पिक विमा दाव्यांची सुचना अथवा या संबंधीत तक्रारी 


असल्यास त्याबाबतची सुविधा निर्माण करणे. 


. जनसुविधा केंद्र शोतक-यांच्या वतीने विमा अर्ज भरतांना विमा प्रस्तावासाठी आव्यक / गरजेची सर्व 


कागदपत्रे अपलोड करेल. आवश्‍यक कागदपत्रांशिवाय असलेले अर्ज विमा नुकसान भरपाईसाठी विचारात 
घेतले जाणार नाहीत व कागदपत्रांतील त्रुटींसाठी जनसुविधा केंद्राचे चालक जबाबदार असतील. 


. जन सुविधा केंद्रामार्फत विमा अर्ज दाखल करण्यासाठी शेतक-यांनी संबंधीत जनसुविधा केंद्र / विशेष हेतू 


वाहन यांना कोणतेही शुल्क / फी अदा करणे आवश्‍यक नाही. 


इ) विमा प्रतिनिधींच्या भुमिका व जबाबदारी 


पुनर्रचित हवामान आधारीत फळ पिक विमा योजनेबाबत SAHA मार्गदर्शन करणे 


. Sanaa विहीत प्रपत्रात विमा प्रस्ताव तयार करणेस मदत करणे आणि बिगर कर्जदार ]ोतकर्‍्यांचे 


आधार क्रमांक आणि मोबाईल क्रमांकासह विविध कागदपत्र संकलीत करणे. 


. पुनर्रचित हवामान आधारीत फळ पिक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार विमा कंपनीचा प्रतिनिधी 


म्हणून विमा हप्ता गोळा करणे आणि त्याची पावती देणे. 


. बिगर कर्जदार ]होतकऱ्यांची प्रपत्रात माहीती संकलित करुन ती विमा कंपनीस विमा हप्त्यासह वेळेत सादर 


करणे. अशा प्रकारे वेळेत माहिती सादर Heres व विमा हप्ता रक्‍कम राष्ट्रीय फळपीक विमा संकेतस्थळावर 
विहित मुदतीत ईलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने जमा केलेले अर्जच विमा संरक्षणास पात्र असतील. 


. संबंधीत विमा प्रतिनिधींनी योजनेत सहभागी झाळेला शेतकरी योजनेतील लाभापासून वंचित राहणार नाही 


याची दक्षता घ्यावी. विमा प्रतिनिधीच्या त्रुटींमुळे/ दिरंगाईमुळे/हलगर्जीपणामुळे या योजनेच्या लाभापासून 
योजनेत सहभागी शेतकरी वंचित राहील्यास या संबंधात काही नुकसान भरपाई दयावयाची झाल्यास 
संबंधीत विमा कंपनीची जबाबदारी राहील. विमा प्रतिनिधीच्या सेवेमध्ये काही त्रूटी/चुका आढळल्यास 
त्यावर प्रशासकीय / कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल. 


य) विमाधारक शेतकऱ्यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या 
कर्जदार शेतकऱ्यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या 


१, 


कर्जदार शोतकऱ्यांसाठी ही योजना बंधनकारक असल्याने सर्व कर्जदार शेतकऱ्यांनी त्यांच्या कर्ज 
मागणीच्या अर्जामध्ये नमूद केलेल्या पिकासाठी व क्षेत्रासाठी विमा संरक्षण घेणे बंधनकारक आहे. 


. कर्जदार शेतकऱ्यांचे विमा प्रस्ताव सुध्दा योजनेत सहभागी होण्याच्या अंतिम दिनांकापुर्वीच स्विकारले 


जातील. 


. सर्व कर्जदार शेतक-यांनी विमा नोंदणीच्या अंतिम मुदतीच्या आत संबंधीत बँकेकडे आपले आधार कार्ड व 


मोबाईल क्रमांक सादर अथवा प्रत्यक्ष ई-केवायसी करणे बंधनकारक आहे. सर्व बँकांनी आधार कायद्यानुसार 
प्रत्येक कर्ज खात्यासाठी संबंधित शहोतक-याचा आधार क्रमांक घेणे बंधनकारक आहे. 


. विमा प्रस्ताव पुर्वनिश्चित तारखेपर्यंतच स्विकारले जातात. सबब सर्व कर्जदार शहोतक-यांनी आपल्या बँकेकडे 


चौकशी करुन विमा प्रस्ताव दाखल झाल्याची खात्री करुन घेणे आवश्‍यक आहे. 


. कर्जदार शेतक-यांनी एकाच जमीनीवर विविध बँकांकडुन कर्ज घेणे, एकाहुन अधिक बँकांकडुन विमा 


प्रस्ताव दाखल करणे अथवा बिगर कर्जदार म्हणुनदेखील त्याच पिकाचा विमा हप्ता भरणे असे प्रकार करु 
नयेत. असे आढळल्यास विमा संरक्षण नाकारले जाऊन विमा हप्ता जप्त करण्यात येईल तसेच योग्य 
प्रशासकीय कार्यवाही देखील करण्यात येईल. 


पृष्ठ ४९ पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 


बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या: 

योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी जवळच्या प्राधिकृत बँका / प्राथमिक कृषि 
पत पुरवठा सहकारी संस्था / संबंधित विमा कंपनीची कार्यालये किंवा विमा प्रतिनिधींशी संपर्क साधून विमा 
प्रस्ताव विहीत प्रपत्रात योग्य त्या विमा हप्त्यासह तसेच आवश्‍यक त्या कागद पत्रासह विहीत वेळेत सादर 
करावीत. 

अर्जदाराने आपल्या अर्जासोबत आधार कार्ड/आधार नोंदणीची प्रत, ७/१२ उतारा, भाडेपट्टा करार 
असलेल्या शेतकऱ्यांच्या करारनामा / सहमती पत्र, पेरणी घोषणापत्र आणि बँक पासबुकाची प्रत सादर 
करुन प्रत्यक्ष ईलेक्ट्रॉनिक साक्षांकन करणे बंधनकारक आहे. 

आपले सरकार सेवा Hage Ae करणा-या शेतक-यांनी प्रस्तावासोबत आपला मोबाईल क्रमांक नमुद 
करुन आधार क्रमांकाचे स्वयंसाक्षांकन करणे बंधनकारक आहे. 

बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी संबंधित बँकेत स्वत:च्या नावे खाते उघडणे आवश्‍यक आहे. 

शेतकऱ्यांनी विमा प्रस्तावामध्ये आपल्या जमिनीचा सर्व्हे नं. नमूद करावा. 

शेतकऱ्यांनी धारण केलेल्या जमिनीचा पुरावा म्हणून ७/१२ उतारा तसेच शेतात अधिसुचित पीक 
असलेबाबत स्वयंघोषणा पत्र विमा प्रस्तावा सोबत देणे आवश्‍यक आहे. 

शेतकऱ्यांनी अधिसुचित फळपिकासाठी एका क्षेत्रासाठी, एकाचवेळी अणि एकाच विमा कंपनीकडून विमा 
संरक्षण घेणे बंधनकारक आहे. जर त्याने एकाच क्षेत्रासाठी २ किंवा त्यापेक्षा अधिक विमा संरक्षण एकाच 
किंवा वेगवेगळया विमा कंपनीकडून घेतले तर त्याचा जमा विमा हप्ता जप्त करून त्याच्यावर कायदेज्लीर 
कार्यवाही करण्यात येईल. 

बिगर कर्जदार शोतकरी विमा संरक्षणासाठी वेब संकेतस्थळावर थेट अर्ज भरू शकतील .त्यासाठी फळपिक 
विमा पोर्टलवर (www.pmfby.gov.in) होतक-यांसाठी ऑनलाईन अर्ज उपलब्ध करून दिलेला आहे. विमा 
हप्त्याची रक्‍कम ही पेमेंट गेटवे द्वारे ऑनलाईन भरावयाची आहे. अर्ज सदरच्या प्रणालीवर पूर्ण भरल्यानंतर 
विशेष ओळख क्रमांकासह पोचपावती मिळेल .तसेच शोतकऱ्यांच्या नोदणी केलेल्या मोबाईल नंबर वर ही 
एसएमएस दवारा सूचित केले जाईल.. 

तथापि बिगर कर्जदार ]ोतकऱ्यांनी स्वत:चे अर्ज संबंधित विमा कंपनीळा किंवा फळपिक विमा 
संकेतस्थळावराषद्वारे सादर करतांना त्यांच्याकडे संबंधीत विमा संरक्षित पिक तेवढ्या क्षेत्रावर असणे 
आवर्यक आहे तसेच त्यासंदर्भात राज्यस्तरीय समितीने ठरवून दिलेले कागदोपत्री पुरावे आणि आधार 
क्रमांक / आधार नोंदणी क्रमांक सादर करणे आवश्‍यक आहे. विमा प्रस्तावत नमूद करण्यात आलेली 
माहिती चुकीची अथवा अयोग्य असल्याचे नंतरच्या काळात केव्हाही आढळल्यास संबंधीत शेतकरी विमा 
हप्त्याची रक्कम आणि दाव्याचा (लागू असल्यास) हक्क गमावतील. 


१८. शेतक-यांना अर्ज भरण्यासाठी बँकामध्ये होणारी गर्दी टाळता यावी व होतक-यांना अर्ज भरण्यास सुलभता यावी 
म्हणुन मागील खरीप हंगामापासुन पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजनेत शेतकऱ्यांचे अर्ज / विमा 
हप्ता Common Service Centre (CSC) मार्फत ऑनलाईन पध्दतीने स्विकारण्यात येत आहेत. 


याकरिता राज्यात सी.एस.सी. ई. गव्हर्नस सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड द्वारे कार्यान्वीत “आपळे सरकार सेवा 


केंद्र (डिजीटल सेवा केंद्र) सुविधा शेतक-यांना प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेचे अर्ज भरण्याकरीता उपलब्ध 
करण्यात आले आहेत. राज्यात कार्यान्वीत आपले सरकार प्राधिकृत सेवा केंद्र, कृषि विभागाने नियुक्‍त केलेल्या 
विमा कंपनीच्या वतीने होतक-यांचे पिक विमा अर्ज भरण्यास मदत करतील व विमा हप्ता स्विकारतील या करिता 
प्राधिकृत आपले सरकार सेवा केंद्राचे चालक विमा योजनाचे अर्ज ऑन लाईन पध्दतीने भरतील. विमा अर्जा करिता 
MRI कागदपत्रे जसे की, 0/92 उतारा, आधार कार्ड, बँकखात्याचे तपशिल इत्यादी अर्जास ऑन लाईन 
पध्दतीने जोडतील. होतक-यांना विमा अर्जाची प्रत, पोहोच उपलब्ध करुन देतील. त्यादृष्टिने संबंधित विमा 
कंपन्यांनी CSC मार्फत करार करणे बंधनकारक आहे. यासंदर्भात कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत 
सरकार यांचेस्तरावरुन कळविण्यात येणा-या सूचना बंधनकारक राहतील. 


पृष्ठ ४९ पैकी २२ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 

राज्य शासनामार्फत राज्यात प्रत्येक महसुल मंडळस्तरावर स्वयंचलित हवामान केद्र उभारण्यासाठी महावेध 
प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पांतर्गत हवामानाची आकडेवारी उपलब्ध होणार असुन त्यामुळे नुकसान 
भरपाई निश्चित होण्यास मदत होणार आहे. त्यानुसार प्रधानमंत्री पिक विमा योजना व पुर्नरचित हवामान आधारित 
फळपीक विमा योजनेंतर्गत लागणारी हवामानविषयक माहिती महावेध प्रकल्पाच्या अटी व शर्तीनुसार या 
प्रकल्पांतर्गत निश्चित केलेल्या स्कायमेट वेदर सर्व्हिसेस लि. या एजन्सीकडून घेणे विमा कंपनीला बंधनकारक 
राहील. महावेध प्रकल्पातर्गत हवामानाची आकडेवारी मृग ( खरीप) व आंबिया (रब्बी) हंगामासाठी कमीत कमी ६ 
महिने कालावधी करिता रक्‍कम रु. ३२५०/- अधिक स्थानिक कर इतकी रक्कम विमा कंपन्यांना संबंधीत 
कंपनीकडे भरावी लागणार आहे. ६ महिन्या पेक्षा कमी कालावधी करीता हवामान विषयक माहिती आवश्‍यक 
असल्यास स्कायमेट वेदर सर्व्हिसेस लि. या कंपनीने निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे विमा कंपनीस रक्‍कम भरावी 
लागेल. 


१९. “आधार” या ओळखपत्राच्या वापरातुन शासनामार्फत देण्यात येणा-या सेवा, सुविधा,लाभ व अनुदेय वितरण 
लाभार्थ्यांना करण्याच्या प्रक्रियेत सुलभता, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणून योजनेचा लाभ थेट शेतक-यांना 
देण्याकरिता,केंद्र शासनाच्या दिनांक ०८ फेब्रुवारी, २०१७ चे राजपत्रान्वये खरीप हंगाम २०१७ पासून सदर 
योजनेअंतर्गत सहभागी होणाऱ्या सर्व कर्जदार व बिगर कर्जदार शोतकऱ्यांना आधार कार्ड प्रमाणिकरण करणे 
अनिवार्य केले आहे. 


योजनेत सहभागासाठी शेतकऱ्यांचे आधारकार्ड सक्तीचे करण्यात आले असल्यामुळे सर्व बँकांनी आपल्या 
शेतक-यांचे आधार क्रमांक WT करणे आवश्‍यक आहे.सदर बाब बँकेमार्फत तसेच विमा कंपन्या व विमा 
मध्यस्थांमार्फत नोंदणी करणा-या बिगर कर्जदार शेतक-यांनाही लागू राहील. आधारकार्ड उपलब्ध नसल्यास पिक 
विमा योजनेत सहभागासाठी आधार नोंदणी करुन त्याचा पुरावा सादर करणे आवऱ्यक आहे. 

सर्व बँकांनी आधार कायद्याच्या अधिसूचनेनुसार व्याजदर सवलत योजनेखाली पीक कर्ज / किसान क्रेडीट 
कार्ड मंजूर करतांना आधार / आधार नोंदणी क्रमांक घेणे बंधनकारक आहे.जेणेकरुन पुनर्रचित हवामान आधारित 
फळपिक विमा योजनेत आधार शिवाय कर्जदार शेतकरी सहभागी होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.संबंधीत बँक 
शाखांनी अशा खातेदारांचा वेळोवेळी आढावा घेणे आवश्‍यक आहे. 


२० Pref वितरणासाठी संगणकीय प्रणालीचा वापर 
विमा हप्त्याचा राज्य हिस्सा कंपन्यांना वितरित करण्यासाठी डाक्‍्यतोवर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन 
प्रणाली (पीएफएमएस) / पीएफएमएस foas सिस्टीमचा वापर करण्याचा राज्य शासन प्रयत्न करेल. 


बँका, सीएससी आणि विमा एजंटांना विमा हप्त्याचा भरणा राष्ट्रीय फळपीक विमा संकेतस्थळावर पेमेंट- 
गेटवे (पे-जीओवी) च्या माध्यमातून किंवा आरटीजीएस / एनईएफटी द्वारे विमा कंपनीला करणे आवश्‍यक आहे. 
त्यानंतर विहित कालमर्यादेत सदर भरण्याचा तपशील राष्ट्रीय फळपीक विमा संकेतस्थळावर अपलोड करणे 
अनिवार्य राहिल. विमा कंपन्यांचे बँक तपज्लील राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवरच उपलब्ध केले जातील. त्यानुसार, 
विमा कंपन्या, बँक शाखा, सीएससी आणि विमा एजंट्ससह सर्व भागधारकांनी या उद्देशासाठी समर्पित बँक खाती 
अनिवार्यपणे राखून ठेवली पाहिजेत. बँकर्स चेक / डिमांड ड्राफ्टच्या स्वरूपात कोणत्याही प्रेषणाची / आर्थिक 
व्यवहाराची परवानगी नाही. 


२१) सेवाशुल्क: 

१. कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्याकडून जमा केलेल्या विमा हप्त्याच्या ४ टक्के रक्‍कम संबंधित विमा 
कंपनीकडून बँक सेवा शुल्क म्हणून बँकाना परस्पर देय होईल. पोर्टलवरील आकडेवारी निश्चित झाल्यानंतर १५ 
दिवसांच्या आत विमा कंपनीने सदर रक्‍कम अदा करावी. 

२. विमा प्रतिनिधींना विमा कंपनीने निश्चित केलेल्या ar afar दिले जाईल. तथापि, सदरचे phar हे विमा 
नियामक प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या मर्यादेच्या आत असेल. 

३. विमा कंपनीकडुन सेवा शुल्क अदा करण्यास विलंब झाल्यास वार्षिक १२ टक्के व्याज देय राहील. 

पृष्ठ ४९ पैकी २३ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 


ज्या विमा प्रस्तावांच्या बाबतीत अपुर्णता/चुका/विसंगती आढळुन येतील त्यासाठी सेवा शुल्क देय असणार नाही. 
५. आपले सरकार सेवां केंद्रांना केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसार विमा कंपन्यांनी सेवाशुल्क अदा करावे. 


२२) वस्तू व सेवा कर (Goods and Service Tax-GST) : 
पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजनेला वस्तु व सेवा करातून वगळण्यात आले आहे. 


२३) नियंत्रण अधिकारी व आहरण संवितरण अधिकारी : 
या योजनेसाठी आयुक्‍त, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे नियंत्रण अधिकारी राहतील. तसेच 
सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषीत करण्यात येत आहे. याशिवाय केंद्र शासनाने सदर योजनेकरिता वेळोवेळी विहित केलेल्या मार्गदर्शक सुचना 
मधील सर्व अटी व शर्ती योजनेतील सर्व सहभागीदाराकरिता लागू राहील. 
२४) सदर योजनेत मृग २०१९ मध्ये सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या विमा हप्तापोटी वरिल परि. ६ येथील नमुद विमा 
कंपनीस राज्य शासनाकडून देय असणारी रक्‍कम ही खालील लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भागविण्यात 
यावी. 
मागणी क्रमांक डी- ३ 
लेखाशिर्ष 2809 - पीक संवर्धन 
११० (दोन) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य योजना 
(००) (०७) पुनर्रचित हवामान आधारीत पिक विमा योजना 
(२४०१ ९४०२), 33 अर्थसहाय्य 


२५) सदर शासन निर्णय दिनांक २८/०१/२०१९ व ०९/०४/२०१९ रोजी झालेल्या राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय 
समितीच्या बैठकीत दिलेल्या मंजूरीनूसार व केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनाच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


२६) सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०५२२१७४९४२९३०१ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


R : A DN: c=IN, 
K | N N 2.5.4.20=65766 1007c4f6885bf8deae62f13606632589¢592d8c18 
132, 


b9a49bfd30471850, postalCod 
‘treet=MANTRALAYA,MUMBAI, 


(डॉ. किरण पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

सहपत्र: परिशिष्ट. 
प्रत, 

१. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

२. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

३. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. विरोधीपक्षनेता, विधानसभा, विधानमंडळ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. मा. विरोधीपक्षनेता, विधान परिषद, विधानमंडळ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक 


७. मा.अप्पर मुख्य सचिव ( कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक 


पृष्ठ ४९ पैकी २४ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 


मा.अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
मा.अपर मुख्य सचिव ( नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 


. प्रधान सचिव ( महसूल व वन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

. सचिव (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

. सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार (कृषि व सहकार विभाग)कृषि भवन, नवी दिल्ली (पत्राने) 

. सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (वित्त विभाग) (विमा) नवी दिल्ली (पत्राने) 

. संचालक, पिक विमा भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि व सहकार विभाग, नवी दिल्ली. 

. आयुक्त कृषि, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी मर्यादित, नवीन स्टॉक एक्सचेंज बिल्डींग, २० वा मजला, 


दलाल स्ट्रीट, मुंबई-४०० ०२३ 


१७. क्षेत्रीय व्यवस्थापक, बजाज अलायन्झ जनरल इन्शुरन्स कंपनी, पहिला मजला, कमरशियल झोन, येरवडा 


१८. 


जेलच्या मागे, सम्राट अशोक रोड, येरवडा-४११ ००६. 


क्षेत्रीय व्यवस्थापक, एस.बी.आय. जनरल इंशुरन्स कंपनी लिमिटेड, १ ला मजला, के.डी. प्लाझा,२८९/६-७, 


नेहरू रोड / शंकरशेट रोड, ७ लव्ह हॉटेल जवळ, स्वारगेट जवळ, पुणे - ४११०४२. 


१९. क्षेत्रीय व्यवस्थापक, एच.डी.एफ.सी. एर्गो जनरल इन्श्युरन्स कंपनी, ६ वामजला, लिलाबिझीनेसपार्क, 


२०. 
२१. 
२२. 
२२. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 


३१. 
३२. 
३३. 
३४. 
३५. 
३६. 
३७. 
३८. 


38. 
४०. 
४१. 


अंधेरी - कुर्लारोड, अंधेरी (पूर्वी,मुंबई-४०००५९. 

संचाळक लेखा व कोषागारे, मुंबई 

सर्व विभागीय आयुक्त, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई - ३२. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र नागरी बँका ९ नगीनदास रोड, मुंबई-२३ 

महाव्यवस्थापक, नाबार्ड, पुनम चेंबर , शिवसागर इस्टेट, वरळी, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर 

विमा संचालक, म्हाडा इमारत, पहिला मजला, बांद्रा पूर्व, मुंबई 

संचालक, माहिती आणि प्रसिध्दी (प्रसिध्दीसाठी ) मंत्रालय, मुंबई 

संचाळक, फलोत्पादन, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-०५ 

संचालक, फलोत्पादन मृद संधारण, नियोजन, विस्तार व प्रशिक्षण, साखर संचालक, मुख्य सांख्यिक, कृषि 
आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ०५. 

मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

सर्व व्यवस्थापक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, 

सर्व विभागीय कृषि सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य, 

उप महाव्यवस्थापक, नाबार्ड, पुनम चेंबर, ५४ वेलस्ली रोड, शिवाजीनगर, पुणे-५ 

सरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅक , ९ नगीनदास रोड, मुंबई- 23 

मुख्य अधिकारी, सेंट्रल फायनान्स एजन्सी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, ९ नगीनदास रोड, 
मुंबई- २३ 

मुख्य अधिकारी, ग्रामीण नियोजन व पत विभाग, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई 

व्यवस्थापक, महाराष्ट्र बॅक १५०१ , शिवाजीनगर, पुणे-५ 

सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 


पृष्ठ ४९ पैकी २५ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 
४२. सर्व सहसचिव /उपसचिव /अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई ०३२ 
४३. उपसचिव, नियोजन विभाग (कार्या.१४३१) / वित्त विभाग (व्यय-१) 
४४. उपसचिव (अर्थसंकल्प), उपसचिव (१२ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय मुंबई - ०३२ 
४५. निवडनस्ती -१० अ. 


पृष्ठ ४९ पैकी २६ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 


सहपत्र-१ 
सन २०१९ पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजना राबविण्याकरिता प्रस्तावित जिल्हे, तालुके 
व महसूल मंडळाची यादी. 
अ.क्र | पीक | प्रस्तावित जिल्हे तालुका महसूल मंडळ 
i संत्रा । अकोला बार्शी टाकळी । राजंदा 
मुर्तीजापूर कुरूम, हातगाव, FAT 
अकोट अकोट, उमरा, पणज, अकोलखेड 
तेल्हारा अडगाव बु., हिवरखेड 
पातूर पातूर 
२ संत्रा । अमरावती अमरावती अमरावती, वडाळी, बडनेरा, नवसारी, डवरगांव, माहूली 
जहागिर, नांदगाव पेठ. 
भातकुली निंभा. 
चांदूर रेल्वे चांदूर रेल्वे, पळसखेड, घुईखेड, आमला विश्वेश्वर, सातेफळ 
धामणगांव रेल्वे | धामणगाव रेल्वे, चिचोळी, भातकुली, अंजनसिगी, मंगरुळ 
दस्तगिर, दत्तापूर, तळेगाव दशासर 
नांदगाव खंडेश्वर | नांदगाव खंडेश्वर, दाभा, शिवणी, रसूलापूर, मंगरुळ 
चव्हाळा, पापळ, लोणी, धानोरा गुरव, माहूलीचोर 
मोशी अंबाडा, हिरवखेड, रिद्धपूर, धामणगाव, नेरपिंगळाई, 
शिरखेड, मोर्शी. 
वरुड वरुड, SNA, पुसला, वाठोडा, लोणी, शोंदूरजना घाट, 
राजूराबाजार 
तिवसा तिवसा, मोझरी, FST, HVT, वरखेड 
चांदूर बाजार । चांदूर बाजार, ब्राम्हणवाडा थडी, बेलोरा, करजगाव, 
शिरसगाव कसबा, तळेगाव मोहना, आसेगाव (पुर्णा) 
अचलपूर अचलपूर, रासेगाव, असदपूर, परसापूर, WATS, परतवाडा 
चिखलदरा चिखलदरा, सेमाडोह, टेभूरसोडा 
अंजनगाव सुर्जी | अंजनगाव, भंडारज, विहीगाव, सातेगाव, कापूस तळणी, 
कोकर्डा 
३ संत्रा | बुलढाणा मेहकर मेहकर, डोणगाव, हिवराआश्रम, जानेफळ, शेलगाव दे. 
देऊळगावराजा | ASAT, देऊळगाव मही, आंढेरा 
लोणार अंजनी खुर्द, सुलतानपूर 
खामगाव अडगाव. 
संग्रामपूर सोनाळा, बावणबीर 
जळगाव ज. जामोद 
४ संत्रा | यवतमाळ कळंब कळंब, कोठा, सावरगाव, जोडमोहा, पिपळगाव (रु). 
राळेगाव राळेगाव, झाडगाव.धानोरा 
पुसद पुसद, जांबबाजार, वरुड, बोरी खु. 
उमरखेड उमरखेड, मुळावा, ढाणको, विडुळ, चातारी, कुपटी, निगनूर 
महागाव मोरथ, गुंज, काळी (दौ), कासोळा 
दिग्रस दिग्रस, कलगाव, तिवरी, तूपटाकळी, सिंगड 
दारव्हा दारव्हा, महागाव 


पृष्ठ ४९ पैकी २७ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 


अ.क्र | पीक | प्रस्तावित जिल्हे तालुका महसूल मंडळ 
नेर माणिकवाडा, वटफळी, शिरजगाव, मालखेड (खु.) 
आर्णी आर्णी, जवळा. 
बाभुळगाव घारपळ 
4 संत्रा | वर्धा आर्वी आर्वी, रोहना, खरांगणा, वाढोणा. 
कारंजा कारंजा, ठाणेगाव, सारवाडी, कन्नमवार ग्राम 
आष्टी आष्टी, तळेगाव, साहूर 
देवळी देवळी, पुलगाव 
& संत्रा | वाशिम वाशिम वाशिम, SAM, केकतउमरा, पार्डीआसरा, राजगाव 
रिसोड रिसोड, केनवड, भरजहांगीर, रिठद 
मालेगाव मालेगाव, मुंगळा, करंजी, किन्हीराजा, शिरपुर, चांडस, 
मेडशी. 
मंगरुळपीर मंगरुळपीर, ]ोलु (खु), पोटी, कवठळ,धानोरा शेलुबाजार, 
पार्डीतांडा. 
मानोरा मानोरा, गिरोली, उमरी, कुपटा. 
कारंजा कारंजा, उंबर्डा बाजार, कामरगाव.धनज बू., पोहा, खेर्डा बू., 
हिवरा लाहे., येवता, 
७ संत्रा । नागपूर नागपूर(ग्रा) सोनेगाव (लोधी), वाडी, बोरी, गोधणी, बोरी 
कामठी कामठी, वडोदा. 
हिंगणा हिंगणा, कान्होलीबारा, अडेगाव, गुमगाव, टाकळघाट. 
रामटेक देवलापार , रामटेक, मुसेवाडी. 
पारशिवणी पारठिवणी, नवेगाव खैरी, आमडी ,.कन्हान 
काटोल काटोल, पारडशिगा, येनवा, मेटपांजरा, रिधोरा, कोंढाळी. 
नरखेड नरखेड, मोवाड, सावरगाव, भिष्णूर,जलालखेडा, मेढला. 
सावनेर सावनेर, पाटण सावंगी, केळवद, खापा, बडेगाव. 
कळमेश्वर कळमेश्वर, धापेवाडा, मोहपा, तेलकामठी. 
उमरेड पाचगाव. 
भिवापूर भिवापूर ,कारगांव 
कुही तितुर. 
८ संत्रा | अहमदनगर नगर कापुरवाडी ,केडगाव, भिंगार, नागापुर,जेऊर, चिचोंडी 
(पाटील),वाळकी, चास, रुईछत्तीसी, सावेडी. 
पारनेर वाडेगव्हाण, निघोज 
श्रीगोंदा बेलवंडी, चिंभळा, देव CSM, कोळगाव. 
कर्जत मिरजगाव 
नेवासा चांदा, घोडेगांव, नेवासा खु., नेवासा बु., सलाबतपुर, 
कुकाणा, घोडेगाव, वडाळा बहिरोबा. 
राहुरी वांबोरी 
पाथर्डी पाथर्डी, माणिकदौंडी, करंजी, मिरी, टाकळीमानुर 
९ संत्रा | हिंगोली हिगोली हिंगोली, डिग्रस कराळे, माळहिवरा, खंबाळा, सिरसम (बु., 
नरसीनामदेव, बासंबा 
औंढानागनाथ । औंढानागनाथ, जवळाबाजार, साळणा, येहळेगाव. 


पृष्ठ ४९ पैकी २८ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 


अ.क्र | पीक | प्रस्तावित जिल्हे तालुका महसूल मंडळ 
सेनगाव गोरेगाव, आजेगाव, हत्ता, साखरा, सेनगाव, पानकन्हेरगाव. 
कळमनुरी कळमनुरी, वाकोडी, नांदापूर, आखाडाबाळापुर, डोंगरकडा, 
वारंगाफाटा 
बसमत हायतनगर, गिरगाव, हट्टा, टेंभुनी, आंबा(चोडी) 
पी ० संत्रा | बीड आष्टी आष्टी, कडा, धामनगाव, दौळलावडगाव, पिंपळा, 
टाकळसिंग, धानोरा 
| १ संत्रा | परभणी परभणी पेडगाव, जांब. 
पाथरी पाथरी 
जितुर जिंतुर, सावंगी म्हा. 
पुर्णा चुडावा कात्नेश्वर,ताडकळस,लिमला 
सेलु सेलु 
मानवत मानवत,कोल्हा. 
१२ _।संत्रा । जालना परतुर आष्टी, सातोना खु. 
अ.क्र | पीक | प्रस्तावित तालुका महसूल मंडळ 
जिल्हे 
| मोसंबी । औरंगाबाद औरंगाबाद | fad पिंपळगाव, लाडसावंगी, करमाड, कांचनवाडी, चौका, 
चिकलठाणा, हार्सुल, 
पैठण पैठण, पिंपळवाडी, ढोरकीन, लोहगाव, नांदर, विहामांडवा, 
पाचोड, आडूळ, बिडकिन, बालानगर. 
वेजापूर TRG, लासूरगाव, महालगाव, नागमठाण, वैजापूर, 
लाडगाव 
गंगापूर गंगापूर, हरसूल, वाळूज, तुर्काबाद, सिद्धनाथ वडगाव, 
मांजरी, शोंदूरवाडा, डोणगाव, भेंडाळा. 
खुल्दाबाद | वेरुळ. 
Rats = | गोळेगाव बु., सिल्लोड. 
कन्नड चापानेर, चिंचोळी, करंजखेडा, देवगाव रंगारी, चिकलठाणा, 
कन्नड 
सोयगाव । सोयगाव, सावळजबाजार, बानोटी. 
फुलंब्री फुलंब्री, वडोद बाजार, पीरबावडा, आळंद. 
2 | मोसंबी | जालना जालना । जालना छा), जालना (ग्रा), रामनगर, नेर, विरेगाव, 
पाचनवडगाव, वाघ्रुळ (जा), BAT. 
भोकरदन । भोकरदन, सिपोरा बा., हसणाबाद, राजूर, केदारखेडा, 
खेडा, आन्वा, पिंपळगाव रे., धावडा 
जाफराबाद | जाफराबाद, माहूरा, कुंभारझरी, टेंभूर्णी, वरुड बु. 
बदनापूर । बदनापूर, शेलगाव, दाभाडी, बावणेपांगरी, रोषनगाव. 
अंबड अंबड, धनगर पिप्री, जामखेड, रोहिलागड, वडीगोद्री, 
सुखापरी, गोंदी 
घनसावंगी । घनसावंगी, राणीउंचेगाव, कुंभार पिंपळगाव, तिर्थपूरी, 
आंतरवली टेंभे, जामसमर्थ, रांजणी. 


पृष्ठ ४९ पैकी २९ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 


परतूर परतूर, वाटूर, सातोना, श्रीष्टी, आष्टी. 
मंठा मंठा, पांगरी गोसावी, तळणी, ठोकसाळ. 
३ । मासंबी नांदेड नांदेड लिबगाव, विष्णूपुरी. 
मुदखेड | मुदखेड, बारड. 
मुखेड मुखेड, जाहुर. 
धर्माबाद । करखेली. 
हदगाव | हदगाव , पिपरखेड. 
कंधार बारुळ. 
४ | मोसंबी | परभणी परभणी  । परभणी, झरी. 
पाथरी पाथरी, हादगाव बु. 
मानवत  । मानवत, केकरजवळा, कोल्हा 
सेलू सेलू, वालुर 
जितुर जितुर 
पुर्णा चुडावा,लिमला 
५ । मोसंबी बीड बीड राजूरीनवगण, पिंपळनेर, नाळवंडी, पाली, म्हाळस जवळा, 
मांजरसुंबा, चौसाळा, पेंडगाव, नेकनूर, लिंबागणेश. 
गेवराई  । गेवराई, तलवाडा, रेवको, जातेगाव, मादळमोही, 
शिरसदेवी, धोंडराई, उमापूर, चंकलांबा, पाचेगाव 
माजलगाव । माजलगाव, FAS, तालखेड, किटटी आडगाव. 
अंबेजोगाई । पाटोदा (म), घाटनांदूर, लो. सावरगाव, बर्दापूर. 
पाटोदा । पाटोदा 
आष्टी कडा, धामणगाव 
शिरूर (का) | शिरूर (का) ,रायमोहा,तितरवणी. 
धारूर धारूर, मोहखेडा. 
वडवणी  । वडवणी ,कवडगांव बु. 
६ | मोसंबी | अहमदनगर tats । चापडगाव, एरंडगाव, शोवगाव, भातकुडगाव, बोधेगाव, 
ढोरजळगाव (31). 
नगर कापुरवाडी , केडगाव, भिगांर, नागापुर, जेऊर, चिचोंडी 
पाटील, वाळकी, चास, रुईछत्तीसी 
नेवासा  । चांदा ,घोडेगाव, सलाबतपूर. 
पारनेर वाडेगव्हाण, निघोज 
श्रीगोंदा । बेलवंडी, चिभळा, देवदैठाण, कोळगांव 
कर्जत मिरजगाव. 
राहुरी वांबोरी. 
पाथर्डी । पाथर्डी, करंजी, मिरी, टाकळीमानुर, कोरडगाव. 
७ | मोसंबी | बुलढाणा बुलढाणा । मसला बु. 
सिदखेड राजा | Rees राजा, सोनुशी, किनगाव राजा, दुसरबीड, 
मलकापूर (पांगरा), AER, साखरखेर्डा. 
८ | मोसंबी ' अमरावती अमरावती | बडनेरा, डवरगाव, माहुलीजहांगीर, नांदगाव पेठ. 
धामणगाव रेल्वे | धामणगाव रेल्वे, चिचोळी, अंजनसिगी. 


पृष्ठ ४९ पैकी ३० 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 


वरुड वरुड, शोेंदूरजना घाट, लोणी, पुसला, बेनोडा, वाठोडा, 
राजूर बाजार. 
मोशी मोर्शी, शिरखेड, हिवरखेड, अंबाडा, नेर पिंगळाई, रिद्धपुर, 
धामणगाव. 
तिवसा तिवसा, वरखेड, FET, मोझरी. 
९ | मोसंबी । नागपूर नागपूर ग्रा. । वाडी. 
कोटोळ  । काटोल, मेटपाजरा, येनवा, कोंढाळी, पारडशिगा, रिधोरा 
नरखेड = | नरखेड, सावरगाव, जलालखेडा, मोवाड, मेंढला, भिष्णूर. 
सावनेर । सावनेर, केळवद, खापा, पाटणसावंगी, बडेगाव. 
कळमेश्वर | कळमेश्वर, मोहपा, धापेवाडा, तेलकामठी 
पि मोसंबी वर्धा कारंजा कारंजा, सारवाडी, कन्नमवारग्राम, ठाणेगाव. 
आष्टी आष्टी, साहूर, तळेगाव. 
| १ । मोसंबी हिगोली हिगोली हिंगोली, डिग्रस, मालहिवरा, खंबाळा, शिरसम (बु, 
नरसीनामदेव, बासंबा 
औंढानागनाथ | औंढानागनाथ, जवळाबाजार,साळणा, येहळेगाव. 
सेनगाव । गोरेगाव, आजेगाव, हत्ता, साखरा, 
कळमनुरी । कळमनुरी, वाकोडी, नांदापूर, आखाडाबाळापुर, डोंगरकडा, 
वारंगाफाटा 
बसमत हायतनगर,गिरगाव,हट्टा, टेभुर्नी , आंबा (चोंडी) 
१२ | मोसंबी | जळगांव जळगाव | जळगाव, असोदा,भोकर, पिप्राळा, नशिराबाद, SATIS 
चाळीसगाव | चाळीसगाव, शिरसगाव, बहाळ, हातले, खडकी बु., 
तळेगाव, मेहुणबारे. 
पाचोरा । नगरदेवळा, गाळण, पिपळगाव बु., वरखेडी. 
पारोळा ।तामसवाडी, बहादरपुर, परोळा , Mad ARGS, 
भडगांव भडगांव, आमदडे, कोळगाव, कजगाव. 
जामनेर । पहूर, शोंदूणी, वाकडी. 
एरंडोळ = | एरंडोल, उत्राण गु. ह.. 
चोपडा  ।लासुर 
धरणगाव | चांदसर 
१३ | मोसंबी | यवतमाळ राळेगाव ।धानोरा 
१४ । मोसंबी | सोलापूर माढा मोडनिंब 
अ.क्र | पीक | प्रस्तावित तालुका । महसूल मंडळ 
जिल्हे 
१ पेरू | अहमदनगर | अहमदनगर | vig. 
कर्जत भांबुरा. 
राहूरी  । वांबोरी, टाकळीमियाँ, देवळाली प्रवरा. 
पाथर्डी । करंजी. 
कोपरगाव | रवंदे,सुरेगाव,कोपरगाव,दहेगाव बोलका, पोहेगाव. 
राहता राहता, शिर्डी, लोणी, बाभळेश्वर, पुणतांबा. 
श्रीरामपूर । श्रीरामपूर, उंदीरगाव, टाकळीभान. 


पृष्ठ ४९ पैकी ३१ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 


नेवासा । नेवासा खु., नेवासा बु., चांदा, घोडेगाव, सोनई, कुकाणा, 
वडाळा बु. 
२ पेरू बुलढाणा बुलढाणा । साखळी बु. 

चिखली  । चिखली, हातणी, चांधई. 

नांदुरा चांदुर बिस्वा 

जळगाव ज. | पिंपळगाव काळे 
३ पेरू नाशिक नाशिक । गिरणारे, मखमलाबाद, देवळाली, सातपुर, माडसांगवी, 
पाथर्डी. 

सिन्नर सिन्नर, शहा. 

येवळा जळगाव ने., अंदरसुल, पाटोदा 

दिडोरी  । दिंडोरी, मोहाडी, वणी, वरखेडा, उमराळे J 
चांदवड  । रायपूर, दिघवड, दुगांव, वडाळीभोई 
मालेगाव | दाभाडी, सौदाणे, वडनेर. 


४ पेरू पुणे बारामती । बारामती, वडगाव निंबाळकर. 
दौंड पाटस. 
हवेली उरुळीकांचन, थेऊर 
भोर वेळू 
षु पेरू | औरंगाबाद औरंगाबाद | कांचनवाडी 


सिल्लोड आमटठाणा, सिल्लोड, भराडी 

गंगापूर हर्सुल तुर्काबाद शेदुरवाढा डोणगाव, 
वेजापूर । वैजापूर, नागमठाण 

सोयगाव । सोयगाव 


६ पेरू जालना मंठा मंठा, तळणी, 
भोकरदन । पिंपळगाव रे., भोकरदन, हसनाबाद, राजूर, केदारखेडा, 
आन्वा, सिपोरा बाजार, धावडा 


बदनापूर । बदनापूर, दाभाडी, रोषनगाव, शेलगाव, बावणेपांगरी 
जालना । जालना शहर, जालना ग्रामीन, वाघ्चुळ जां., नेर, starch, 
विरेगाव, रामनगर, पाचनवडगाव 

परतुर परतुर, वाटुर, श्रीष्टी, आष्टी, सातोना खु 
घणसावंगी । घणसावंगी, तिर्थपुरी, रानिउचेगाव, अंतरवाली टेंभी. 


अंबड धनगर पिंपरी, सुखापुरी 
9 पेरू जळगांव चाळीसगाव | मेहुणबारे, चाळीसगाव, शिरसगाव, बहाळ, हातले, खडको 
बु., तळेगाव. 


पाचोरा । नगरदेवळा, गाळण बु., पाचोरा, नांद्रा 
अंमळनेर | शिरुड, Td, अमळगाव, ARIS 
रावेर ऐनपूर 

पारोळा  ।पारोळा, तामसवाडी, बहादरपुर, शोळावे, URIS 
धरणगाव । धरणगाव, पाळधी बु. 

एरंडोळ  । एरंडोल, उत्राण गृ.ह., कासोदा, रिगणगाव. 

जामनेर । जामनेर, वाकडी 

जळगाव | जळगाव, असोदा, भोकर, पिंप्राळा, नशिराबाद, म्हसावद. 


पृष्ठ ४९ पैकी ३२ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 


मुक्ताईनगर | अंतुली 
चोपडा  ।लासुर 
८ पेरू परभणी परभणी  । परभणी, झरी 
सेलु वालुर 
९ पेरू सांगली मिरज मिरज,मालगाव, 
जत संख 
/ ० पेरू सोलापूर माढा माढा, दारफळ, टेंभूर्णी, रांझणी, मोडनिंब 
पंढरपूर । काशेगाव 
सांगोला । सांगोला 
मंगळवेढा । मंगळवेढा, बोराळे, आंधळगाव, भोसे, हुलजंती, मरवडे, 
मारापूर 
ag | We तत तालुका महसूल मंडळ 
न जिल्हे : 
| चिकू | अहमदनगर पारनेर पारनेर, भाळवणी, सुपा, वाडेगव्हाण, वडझिरे, निघोज, 
टाकळी ढोकेश्वर, पळशी 
श्रीगोंदा । श्रीगोंदा, चिभळा, कोळगाव ,काष्टी, मांडवगण 
नेवासा नेवासा बु., सलाबतपूर, वडाळा बहीरोबा, नेवासा खु., 
कुकाणा, चांदा. 
शेवगाव शेवगाव, भातकुडगांव, बोधेगांव, चापडगांव, ढोरजळगाव (शो), 
एरंडगाव 
राहूरी देवळालीप्रवरा, वांबोरी. 
राहता राहता, शिर्डी, लोणी, बाभळेश्वर, पुणतांबा. 
नगर सावेडी, नागापुर ,जेऊर, वाळकौ, चास, रुईछत्तीसी, चिचोंडी 
पाटील, केडगाव. 
कर्जत कर्जत, राशिन , भांबोरा, कोंभळी, मिरजगांव, माही. 
कोपरगाव । रवंदे, सुरेगाव, कोपरगाव, दहेगाव बोलका, पोहेगाव. 
जामखेड  । नायंगाव 
पाथर्डी कोरडगाव 
२ | चिकू ठाणे शहापूर । शहापूर, किन्हवली, वाशिद, डोळखांब, खर्डी 
अंबरनाथ = | गोरेगाव, बदलापूर 
३ | चिकू पालघर पालघर । पालघर, बोईसर, तारापूर, मनोर, सफाळे, आगरवाडी, 
विक्रमगड | विक्रमगड, तलवाडा. 
डहाणू डहाणू, चिंचणी, सायवन, कासा, मल्याण, 
तलासरी । तलासरी, झरी. 
वसई वसई, विरार, माणिकपूर, निर्मळ, आगाशी, मांडवी. 
वाडा वाडा, कंचाड, कोने, कुडूस. 
४ | चिकू | औरंगाबाद औरंगाबाद । कांचनवाडी, करमाड, हर्सुल 
पैठण बिडकीन, 
फुलंब्री फुलंब्री, वडोदबाजार 
वेजापूर । वैजापूर, महालगाव 


पृष्ठ ४९ पैकी ३३ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 


कन्नड नाचनवेल 
५ | चिकू बीड बीड बीड, नाळवंडी, पाली, म्हाळस जवळा, मांजरसूंबा, चौसाळा, 
पेंडगाव, नेकनूर, पिंपळनेर, राजूरी न., लिंबागणेडठा 
आष्टी आष्टी, कडा, धामनगाव, दौळावडगाव, पिंपळा, टाकळसिंग, 
धानोरा 
शिरुर (का) | शिरुर (का.), रायमोहा, तितरवणी 
अंबेजोगाई । बर्दापुर 
६ । चिकू पुणे भोर नसरापूर, वेळू 
जुन्नर वडगाव आनंद, आपटाळे, बेल्हे, राजूर, निमगावसावा, जुन्नर, 
नारायणगाव 
शिरुर शिरुर, रांजनगाव ग., टाकळी हाजी, पाबळ, तळेगाव ढमढेरे, 
न्हावरा, वडगाव रासाई 
बारामती पणदरे, उंडवडी (क.प.), वडगाव निबाळकर. 
७ । चिकू जळगाव पारोळा । तामसवाडी, बहादरपुर, पारोळा, शोळावे, चोरवड 
चाळीसगाव । चाळीसगाव, बहाळ, हातले, तळेगाव 
८. ||| tap सोलापूर बार्शी पांगरी, नारी, गौडगाव 
सांगोला  । सांगोला , सोनंद, संगेवाडी 
माळशिरस | अकलुज, लवंग 
मंगळवेढा | मंगळवेढा, बोराळे, आंधळगाव, बोसे, हुलजंती, AAS, 
मारापूर 
९ | चिकू जालना भोकरदन । पिंपळगाव रे., भोकरदन, हसनाबाद, राजूर, केदारखेडा, 
आन्वा, सिपोरा बाजार, धावडा 
जालना । जालना ग्रामीण, रामनगर, पाचनवडगाव 
अ.क्र | पीक ales महसूल मंडळ 
जिल्हे 
| डाळींब बुलढाणा fan पेठ, चिखली, चांधई, हातणी, कोलारा, आमडापुर, शेळगाव 
चिखली 
qa 
शेलापूर बु., पिंप्रीगवळी, पिंपळगाव देवी, बोराखेडी, 
मोताळा ee 
मोताळा, धामनगाव बढे 
२ | डाळींब जळगांव चाळीसगांव, शिरसगांव, बहाळ, मेहूणबारे, हातले, तळेगांव, 


चाळीसगांव 


खडकी बु. 


oe पाचोरा, नांद्रा, कुऱ्हाड खु.,नगरदेवळे बु., गाळण बु., 
पाचोरा वरखेडी बु., पिंपळगांव बु 
वरखेडी बु., पिंपळगांव बु.. 
जळगाव नाशिराबाद, जळगाव, असोदा, भोकर, पिंप्राळा, म्हसावद 


पारोळा पारोळा, तामसवाडी, चोरवड, शोळावे बु., बहादरपुर. 


भुसावळ वरणगांव, पिपळगांव खु., कु-हे प्र.न.. 


पृष्ठ ४९ पैकी ३४ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 


रावेर रावेर, खानापुर, ऐनपुर, खिरोदा प्र.या.. 


चोपडा अडावद, चोपडा, लासुर, हातेड बु., चहाडी 


ARGS, अमळगाव, अमळनेर, भरवस, वावडे, Bros, 
अमळनेर प 
, पातोंडा 


धरणगाव । धरणगाव, साळवा, सोनवद बु., पिपरी खु 
भडगाव भडगाव, आमदडे, कोळगाव, कजगाव 
बोदवड 


३ | डाळींब धुळे धुळे कुसुंबा, नेर (म), लामकणी, धुळे (हहर), शिरुड, बोरकुंड 
a आर्वी, GARR, नगांव बु., फागणे, मुकटी, धुळे (ग्रामीण) 


चाकी साक्री,कासारे,म्हसदी प्र ने, दुसाने, निजामपूर, ब्राम्हणवेल, 
साक्री पिंपळनेर कुडाशी, उमरपाटा 
, दहीवेल, , उमरपाटा 


sake Brews, चिमठाणे, Sas, खलाणे, नरडाणे, बेटावद, 
वर्षी, दोंडाईचा,विखररण,विरदेल. 
शिरपूर,बोराडी,अर्थ , जवखेडे, होळनाथे ,थाळनेर,सांगवी 


तासगाव WAST ATS, तासगाव, मणे राजुरी, विसापुर 
= जत,कुंभारी,मुंचडी,शोगाव,माडग्याळ,उमदी,संख, 
डफळापुर 


कवठेमंहाकाळ | कवठेमंहाकाळ, कुची, ढालगाव, देसींग, हिंगणगाव 
खानापुर विटा, भाळवणी, खानापुर, लेगरे,करंजे. 
कडेगाव नेवरी, वांगी 


पलुस पलुस 


५ | डाळींब सोलापूर वडाळा, माडी, fs, उत्तरसोलापूर, Booth, सोलापूर. 


Patt, बोरामणी, मुक्‍ती, वळसंग, मंद्रूप, विचूर, होटगी. 


बार्शी, आगळगांव, पांगरी,नारी, खांडवी, पानगाव, सुडी, 
वैराग, गौडगाव, उपळे दुमाला. 
अक्कलकोट, जेऊर, चपळगांव, तडवळ, करजगी, दुधनी, 
मैंदर्गी, वागदरी, किणी. 
मोहोळ, नरखेड, TCHS, VAX, वाघोली, कामती बु., 
सावळेश्वर, टाकळी सिकंदर. 
माढा, दारफळ, रोपळे (क.), म्हेसगांव, कुर्डुवाडी, CHUM, 
मोडनिंब, लहुळ, रांझणी 


करमाळा,जेऊर,उंमरड,केतूर, केम,कोटी, अर्जूननगर, 
सालसे 


पंढरपूर, ASMA, भाळवणी, करकंब, पटकुरोली, पुळूज 
चळे, तुंगत,कासेगांव, पटवर्धन (कु.). 


पृष्ठ ४९ पैकी ३५ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 


सांगोला, शिवणे,जवळा, हतीद, सोनंद,कोळा,नाझरा,महुद 


सांगोला डा आल ती aa 
| सांगोला (बु.) , , सांगोला शहर 
माळशिरस, इस्लामपूर, अकलूज, लवंग, महाळुंग, पिलीव, 
माळशिरस क 
वेळापूर, AIT, , सदाशिवनगर 
होता मंगळवेडा, बोराळे, अंधळगाव,भोसे, हुलजंती, 
मंगळवेडा मरवडे,मारापूर 
,मारापूर. 
& डाळींब निफाड लासलगाव,देवगाव 


सिन्नर सिन्नर, देवपूर, वावी, शहा, नांदुर शिगोटे, डुबेरे, पांढुली 
येवला 


ee दाभाडी, माळेगाव, वडनेर, करंजगव्हण, झोडगे, कळवाडी, 
मालेगाव कवळा वद बु 
: , सायने( 
चांदवड चांदवड,रायपूर,दिघवद,दुगाव,वडनेरभैरव,वडाळीभोई 
नांदगाव वेहळगाव,जातेगाव, हिसवळ(बु), नांदगाव, मनमाड 
कळवण कळवण, नवीबेज. 


बागलाण | सटाणा, ब्राम्हणगाव, नामपूर, जायखेडा, विरगाव, 
वाणी ता लिकर 
, मुल्हेर, ताहराबाद 


देवळा देवळा, लोहणेर, उमराणे 


नाशिक गिरणारे, शिंदे, माडसांगवी, पाथर्डी. 


७ । डाळींब जालना ग्रा., YS (जा), विरेगांव, रामनगर, पाचनवडगांव, 

नेर, BIST, जालना (शो) 

अंबड, Tel, धनगरपिपरी, रोहीलागड, वडीग्रोदी, 

सुखापुरी, जामखेडा 

ह सजा भोकरदन, राजूर, पिपळगाव रे., सिपोरा बा., हसनाबाद, 
करदन वसा पाता 

} , आन्वा 

घनसावंगी, तिर्थपूरी, Pur पिपळगाव, राजणी, अंतरवाली 

टेभी, जामसमर्थ, राणी उंचेगाव 


मंठा मंठा, पांगरी गोसावी, तळणी, ढोकसाळ 
बदनापूर बदनापूर, दाभाडी, रोषणगांव, शोळगांव, बावणे पागरी 


परतूर परतूर, वाटूर, आष्टी, सातोना खु., श्रीष्टी. 


जालना 


अंबड 


घनसावंगी 


करमाड, लाडसावंगी, वित्तेपिपळगाव, चौका, कांचनवाडी, 
चिकलठाणा, हर्सुल 


सोयगाव सोयगाव, बनोटी 


तकाला पैठण, नांदर, विहामांडवा, पिपळवाडीपीराची, चांगतपुरी, 


८ | डाळींब | औरंगाबाद साबा 
औरंगाबाद 


ढोरकीन, लोहगाव, बीडकीन, Weal बु., आडूळ, THAR 
वैजापूर वैजापूर, खंडाळा, लाडगाव, गारज, महालगाव, नागमठाण 


गंगापूर 
सिल्लोड 


गंगापूर, YS, वाळुंज, तुर्काबाद 
सिल्लोड, आमठाणा 


फुलंब्री फुलंब्री, वडोदबाजार, पिरबावडा, आळंद 
कन्नड, चिचोली, चिकलठाणा, देवगाव रंगारी, करंजखेडा 


कन्नड 


पृष्ठ ४९ पैकी ३६ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 


९ | डाळींब | अहमदनगर aa! सावेडी, कापूरवाडी, भिंगार, नागापूर, Ferarst पाटील, 
नगर aa दाता 
, रुईछत्तीसी, : , चास. 
पारनेर, भाळवणी, वाडेगव्हाण, वडझीरे, निघोज, 
टाकळीढोकेश्वर, पळशी, सुपा. 
= श्रीगोदा, मांडवगण,बेलवंडी, पेडगाव, चिभंळा, देवदेठण, 
श्रीगोंदा ae 
कोळगाव 

कर्जत कर्जत, राशीन, भांबोरा, कोंभळी, मिरजगाव, माही. 
जामखेड  । अरणगाव, खर्डा,जामखेड, नान्नज,नायगाव. 
शेवगाव, भातकुडगाव, ढोरजळगाव, एरंडगाव, बोधेगाव, 
चापडगाव 
पाथर्डी, माणिकदौंडी, टाकळीमानूर, करंजी, मिरी, 
कोरडगाव 


पारनेर 


ठ]ोवगाव 


पाथर्डी 


नेवासा (बु, सलाबतपूर, कुकाणा, चांदा, घोडेगाव, 
वडाळा बहिरोबा, नेवासा (खु), सोनई. 


नेवासा 


राहूरी बु., सात्रळ, तहाराबाद, देवळालीप्रवरा, ब्राम्हणी, 
वांबोरी, टाकळीमीर्यॉ. 

संगमनेर बु., धांदरफळ बु., अश्रि (बु.), RAISER, तळेगाव, 
समनापूर, घारगाव, डोळासणे, साकूर, पिंपर्णे 

अकोले, विरगाव, कोतूळ, ब्राम्हणवाडा, राजूर, समशीरपूर. 
कोपरगाव = | रवंदे, सुरेगाव, पोहेगाव, दहेगाव बोलका, कोपरगाव. 


राहता राहता, शिर्डी, लोणी, बाभळेश्वर, पुणतांबा 
श्रीरामपूर | उंदीरगाव, टाकळीभान, बेलापूर. 


संगमनेर 


] 
onl 
> 


@ 
Ss, 
3) 


i o | डाळींब रेणापूर कारेपूर 


eee 


| १ | डाळींब | उस्मानाबाद ee उस्मानाबाद(ठ)., उस्मानाबाद(ग्रा)., बेबळी, केसेगाव, 
पाडोळी, तेर, ढोकी, जागजी 


तुळजापूर तूळजापूर, सावरगाव, सलगरा दि, इंटकळ, जळकोट, 
तुळजापूर क्र 
, नळदुर्ग 
भूम. वालवड, माणकेश्वर, अंभी, $C 
परंडा परंडा, आसु, जवळा नि., आनाळा, सोनारी 
कळब इटकूर 9 9 2 9 गोविदपूर 
उमरगा उमरगा, दाळिब,नारंगवाडी, मुळज, मुरुम 


वाशी वाशी, तेरखेडा, पारगाव 
लोहारा लोहारा, माकणी,जेवळी 


भूम भूम. व 
कळंब, इटकूर, येरमाळ, मोहा, शिरढोण, गोंविदपूर 
बीड 


बी THIRST, नेकनूर, पाली, बीड, नाळवंडी, म्हाळस जवळा, 


मांजरसूंबा, चौसाळा, पेंडगाव, पिंपळनेर, राजुरी न. 


पाटोदा दासखेड, पाटोदा, थेरला, अंमळनेर 


पृष्ठ ४९ पैकी ३७ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 


आष्टी, टाकळसिंग,कडा, धामणगाव, दौळलावडगाव, 


प्त 
& 


धानोरा, पिंपळा 
शिरूर (का) | शिरूर (का), रायमोहा, तितरवणी 
sae गेवराई, मादळमोही, जातेगाव, सिरसदेवी, धोडराई, 
गेवराई उमापूर, चकलांबा, पाचेगाव, तलवडा, रेवकी 
; र , रेवकी 
धारुर धारूर, तेलगाव, मोहखेड 
oan अंबेजागाई, लोखंडी सावरगाव, पाटोदा ममदापुर, घाट 
नादुर, बर्दापूर 
केज, युसूफ वडगाव, बनसारोळा, होळ, हा. पिंप्री, वीडा, 
नांदुरघाट 
वडवणी वडवणी, कडगाव बु.. 
Sere माजलगांव, गंगामसला, किट्टीआडगांव, तालखेड, नित्रूड, 
माजलगांव figs 
fogs 


sy परळी वेजनाथ, BRAT, नागापूर, धर्मापुरी, पिपळगाव 
परळी वैजनाथ a 


ay, 


यवत, पाटस, वरवंड, रावनगाव, देऊळगाव राजे 
पारगाव, घोडेगाव, कळंब, मंचर. 

वडगाव निंबाळकर, उंडावडी (क), सुपा, बारामती, माळेगाव 
बु., पणदरे, लोणी भापकर, मोरगाव 

जुन्नर, नारायणगाव, बेल्हे, वडगाव आनंद, ओतुर, राजुर, 
निमगाव सावा 

इंदापूर, बावडा, भिगवण, सणसर, निमगावकेतकी, 
लोणीदेवकर, काटी, अंथुर्णे 

जेजुरी, राजेवाडी, परिंचे, वाल्हा, कुंभारवळण 

शिरुर, रांजणगावगणपती, टाकळीहाजी, मळठण, पाबळ, 
कोरेगावभिमा, तळेगावढंमढेरे, न्हावरा, वडगावरासाई 


शोती | 

गी 
केज 

हित 


आंबेगाव 


१३ | डाळींब पुणे 


बारामती 


जुन्नर 
इंदापूर 
पुरंदर 


शिरुर 


हवेली उरळी कांचन, थेऊर, वाघोली 
१४ | डाळींब सातारा कोरेगाव । वाठारस्टे. 
वं खटाव, वडूज, पुसेगाव, औंध, पुसेसावळी, मायनी, 
खटाव कोत वया बुध, निमसोड, कलेढोण 
, बुध, , कलेढोण 
खंडाळा खंडाळा, लोणंद, शिरवळ 
फलटण, राजाळे, आसु, गिरवी, बरड, आदर्की (बु, 
फलटण तडा वाव र कर 
, होळ, वाठार निबांळकर 
दहिवडी, मलवडी, मार्डी, गोदवले(बु), म्हसवड, कुकडवाड, 


माण 


शिंगणापूर, आंधळी, वर - मलवडी 


१५ डाळींब वाशिम 


मंगरुळपीर, आसेगांव, सेळूबाजार, कवठळ, धानोरा, पार्डी 
ताड 


मंगरुळपीर 


वाशिम पाडीआसरा, राजगाव, पाडी टकमोर 
मानोरा उमरी बु. 


१६ | डाळींब | अमरावती शेंदुरजना घाट, राजुरा बाजार, बेनोडा 


पृष्ठ ४९ पैकी ३८ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 
| मोशी रिद्धपुर, धामणगाव 


गाता i = प्रस्तावित दात महसूल म॑ 
अ.क्र | पीक — छु महसूल मंडळ 
जिल 


जळगाव जा. । पिपळगाव काळे 
मोताळा ]ोलापुर बु. 


Ea लिंबू बुलढाणा 


वडवणी वडवणी, कवडगाव, 
sce आष्टी, कडा, धामणगाव, दौला वडगाव, पिंपळा, 
२ लिंबू बीड टाकळसिंग, धानोरा 
बीड म्हाळस जवळा, पिंपळनेर. 
परळी वै धर्मापुरी 
३ लिबू सांगळी । जत उमदी, संख 
गीत श्रीगोंदा, पेडगाव, काष्टी, चिंभळा, बेलवंडी, देवदैठण, 
श्रीगोंदा मोर्या ळव 
, कोळगाव 
8 लिंबू | अहमदनगर | कर्जत कर्जत, राशिन, भांबोरा, कोंभळी, मिरजगाव, माहि. 
संगमनेर धांदरफळ बु., शिबलापूर 
जामखेड अरणगांव, जामखेड, नान्नज, नायगांव, खर्डा 
जळगाव जळगाव,आसोदा, भोकर, पिप्राळा, नशिराबाद, म्हसावद 
भुसावळ वरणागाव, He प्र. न., पिपळगाव बु. 
अमळनेर, BOS, नगाव, पातोंडा, अंमळगाव, मारवड, 
अमळनेर anionic 
भरवस, वावडे 
पारोळा पारोळा, ard, चोरवड, तामसवाडी, बहादरपुर 
एरंडोल एरंडोल, उत्राण, रिंगणगाव, कासोदा 
५ लिंबू जळगाव | भडगाव भडगाव, कोळगाव, कजगाव, आमडदे 
णा पाचोरा, नगरदेवळे बु., गाळण, नांद्रा, कुऱ्हाड खु., 
पाचोरा वरखेडी, पिंपळगाव बु 
, पिंपळगाव बु. 
तर जामनेर, नेरी, मालदाभाडी, पहूर, शेदूर्णी, तोंडापुर, 
जामनेर aaa 
DUR, वाकडी 
oe मेहूणबारे, चाळीसगाव, शिरसगाव, बहाळ, हातले, 
चाळीसगाव खडकी तळेगाव 
खडकी बु, तळेगाव 
६ लिंबू परभणी । परभणी दैठणा 


SMOG । सोलापुर, BOTH, मार्डी, वडाळा, fs 
द. सोलापुर । वळसंग, मुस्ती, बोरामणी, मंद्रुप, होटगी, विचूर, निंबर्गी 
बार्शी, खांडवी, आगळगाव, वैराग,उपळे दुमला, गौडगाव, 


बाशी पांगरी, पानगाव, नारी, सुर्डी 
Sas अक्कलकोट, वागदरी, चपळगाव, मैदगी, दुधनी, जेऊर, 
9 लिंबू सोलापुर Ors तडवळ, करजगी, किणी 
ree मोहोळ, वाघोली, कामती (बु, शेटफळ, सावळेश्वर, 
नरखेड पेन्नुर, टाकळी सिं. 
माढा, UMM, मोडनिंब, लऊळ, दारफळ, कुर्डुवाडी, 
माढा रोपळ (क), टेंभुर्णी, म्हेसगाव 


पृष्ठ ४९ पैकी ३९ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 


करमाळा, कोर्टी, केत्तूर, केम, जेऊर, उमरड, सालसे, 


करमाळा आणननगर 
अर्जूननगर 
पंढरपुर पंढरपुर, कासेगाव, तुंगत, भाळवणी, पुळुज, चळे, 
J करकंब, पटवर्धन कुरोली, भंडी शोगाव 
ee सांगोला, हतिद, कोळा,नाझरा, महूद(बु, संगेवाडी, 
सांगोला रळ करीती 
; , जवळा 
माळशिरस, महांगुळ, लवंग, सदाशिवनगर, वेळापुर, 
माळशिरस पिलीव, इस्लामपुर अकलूज, दहीगाव 
; , नातेपुते, , दहीगाव 
ला मंगळवेढा, बोराळे, मरवडे, हुलजंती, भोसे, अंधळगाव, 
मंगळवेढा नाग 
मारापुर 
शिरुर न्हावरा, वडगाव रासाई 
८ लिंबू ।पुणे बारामती उंडवडी क.प., सुपे, लोणी भापकर 
दौंड पाटस, रावणगांव 


औरंगाबाद वित्तेपिपळगाव, करमाड, लाड सांगवी 
सोयगाव बनोटी 


९ लिंबू औरंगाबाद 


जालना जालना ग्रा., जालना श., पाचनवडगाव, रामनगर 
ववा घनसावंगी, रानीउचेगाव, जाम समर्थ, कुंभार पिपळगाव, 
लिंबू | जालना अंतरवली टेंभी, तीर्थपुरी, राजणी 
- लिंबू । जालना परतुर वतर वाटर बु 
परतुर , वाटुर, आष्टी, सातोना बु., श्रीष्टी 
= भोकरदन, हसनाबाद, राजुर, HARES, आन्वा, 
भोकरदन गर्ग वाज त टा 
, पिंपळगाव रे., धावडा 
| 99 | लिंबू | धुळे धुळे शिरुड, बोरकुंड, आर्वी, फागणे, मुकटी, कुसुबा, नेर (म.), 
१२ लिंबू ।वाशिम वाशिम पार्डीटकमोर 
अकोला बोरगाव मंजू, शिवनी, सांगळुद, कापशि रोड, कौलखेड 
१३ लिंबू । अकोला बार्शीटाकळी | राजंदा, धाबा, महान, खेर्डा 
बाळापूर वाडेगाव 
आर्वी आवी, वाठोडा, खरांगणा, 
१४ लिंबू ।वर्धा आष्टी आष्टी, साहू, तळेगाव 
कारंजा कारंजा, ठाणेगाव, कन्नमवार गाव,सारवाडी 
लिंबू | नाक्षिक मालेगाव कळवाडी, दाभाडी, झोडगा, करंजगव्हान, वडनेर 
१५ लिंबू | नाशिक 
नांदगाव जातेगाव 
१६ लिंबू | उस्माणाबाद | परंडा परंडा, आसु, जवळा नि., सोनारी 


पृष्ठ ४९ पैकी ४० 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 
सहपत्र-२ 
पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना २०१९ 
समाविष्ठ जिल्हे : अकोला, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा, वाशिम, नागपूर, अहमदनगर, हिंगोली, 
बीड, परभणी, जालना (एकूण जिल्हे-१२) 

पिक : संत्रा (मृग बहार). 

वर नमूद केलेल्या जिल्हयातील अधिसुचित केलेल्या सहपत्र १ मधील महसुल मंडळात तसेच शासन 
निर्णयातील सहपत्र - ३ मध्ये नमूद केलेल्या विमा कंपनी मार्फत लागू करण्यात येईल. 

संदर्भ हवामान केंद्र हे महावेध प्रकल्पातंर्गत संबंधित महसूल मंडळात उभारणी केलेले स्वयंचलीत हवामान केंद्र 
राहील. सदर हवामान केंद्रात नोंदविळी जाणारी हवामानाची प्रमाणीत आकडेवारी संबंधीत विमा कंपनी दर 
पंधरवाड्याला महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवारी कृषि विभागास व शासनास 
वेळेवर उपलब्ध करुन देणे विमा कंपन्यांना बंधनकारक आहे. 


ates विमा संरक्षण प्रकार (हवामान 
es धोके) व विमा संरक्षण प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई रक्‍कम (प्रति/हेक्‍टर) 
कालावधी 
a १) सदर कालावधीत एकूण १२४ मि.मि. पेक्षा कमी पाऊस 
१) कमी awe नुकसान आह की 
जून ल नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ३८,५००/- देय 
दि. १५ जून २०१९ ते १५ 
जुले २०१९ Bee: 
oa 3 नुकसान २) सदर कालावधीमध्ये एकूण १२४ मि.मि. ते १५० मि.मि. 
कमाल नुकसान भरपाई पाजत होल्यास कसान eae 
ae पाऊस झाल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ११७००/- देय 
रक्‍कम रु. ३८५००/- 
होईल. 
१) सदर कालावधीमध्ये सळग १५ ते २१ दिवसांचा पावसात 
संत्रा खंड पडुन दिवसाचे जास्तीत जास्त तापमान सलग तीन 
(मृग बहार) os दिवस 34 डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा जास्त राहील्यास 
) पावसाचा खंड नुकसान र 
जुल नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. १७५००/- देय राहील. 
दि. १६ जलै २०१९ ते १५ Be ens aa a त्वं 
ae 2) सदर कालावधीत सलग 29 क्षा जास्त पावसाचा 
ऑगष्ट २०१९ म त्या व ता ति यात 
ne gear ae खंड पडल्यास तसेच दिवसाचे जास्तीत जास्त तापमान 
हशी सलग ३ दिवस ३५ डिग्री सेल्सिअस किंवा जास्त 
रक्‍कम रु. ३८५००/- ee नुकसान 
राहिल्यास रु. ३८५००/- नुकसान भरपाई देय राहील. 
(२.५ मि.मि. पर्यंत किंवा त्यापेक्षा कमी पाऊस पडला तरी तो 
खंड समजण्यात येईल.) 
एकुण विमा संरक्षित रक्‍कम प्रति हेक्टर रक्‍कम रु. ७७,०००/- 
सहभाग प्रक्रिया : 


कर्जदार शेतकरी : अनिवार्य सहभाग, बँकाकडून संत्रा पिकासाठी कर्ज मर्यादा मंजूर असणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांचा विमा हा 
त्या त्या बँकाकडून त्यांना देण्यात येणाऱ्या कर्ज पुरवठा रकमेतून भरला जाईल. 

बिगर कर्जदार शेतकरी : ऐच्छिक सहभाग, सदर शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव पत्रक भरुन रोख विमा हप्त्यासह आपले खाते 
असणाऱ्या बँक शाखेत विहीत मुदतीत जमा करावे. 


एकूण विमा संरक्षित रक्‍कम (प्रति हेक्‍टर) रु. ७७,०००/- 


शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता संरक्षित रक्कमेच्या ५% (प्रति हेक्टर) रु. ३८५०/- 


पृष्ठ ४९ पैकी ४१ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 
सहपत्र-२ 


पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना २०१९ 
समाविष्ठ जिल्हे : औरंगाबाद, जालना, नांदेड, परभणी, बीड, अहमदनगर, बुलढाणा, अमरावती, नागपूर, 
वर्धा, हिंगोळी, जळगाव, यवतमाळ, सोलापुर (एकूण जिल्हे - १४) 
पिक: मोसंबी (मृग बहार) 
वर नमूद केलेल्या जिल्हयातील अधिसुचित केलेल्या सहपत्र १ मधील महसुल मंडळात तसेच शासन 
निर्णयातील सहपत्र - ३ मध्ये नमूद केलेल्या विमा कंपनी मार्फत लागू करण्यात येईल. 
संदर्भ हवामान केंद्र हे महावेध प्रकल्पातंर्गत संबंधित महसूल मंडळात उभारणी केलेले स्वयंचलीत हवामान केंद्र 
राहील. सदर हवामान केंद्रात नोंदविळी जाणारी हवामानाची प्रमाणीत आकडेवारी संबंधीत विमा कंपनी दर 
पंधरवाड्याला महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवारी कृषि विभागास व शासनास 
वेळेवर उपलब्ध करुन देणे विमा कंपन्यांना बंधनकारक आहे. 


र्तरी विमा संरक्षण प्रकार 
= (हवामान धोके) व विमा संरक्षण प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई रक्‍कम (प्रति/हेक्‍्टर) 
कालावधी 
4 ate १ जुलै १) सदर कालावधीत एकूण ७५ मि.मि. पेक्षा कमी पाऊस 
विर झाल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ३८,५००/- देय होईल. 
कमाल नुकसान भरपाई २) सदर कालावधीमध्ये एकूण ७५ मि.मि. ते १२५ मि.मि. पाऊस 


ते झाल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ११७००/- देय होईल. 
रक्‍कम रु. ३८५००/- 


१) सदर कालावधीमध्ये सलग १५ ते २१ दिवसांचा पावसात 
मोसंबी खंड पडुन दिवसाचे जास्तीत जास्त तापमान कोणत्याही 
दिवशी ३३ डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा जास्त राहील्यास 


(मृग बहार) २) पावसाचा खंड 
(र्‌ ) ) qin नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. १७५००/- देय राहील. 
दि. १ ऑगष्ट २०१९ ते ३१ न वाताया ते वता ne तितचा 
aa 2) सदर कालावधीत wert 29 क्षा जास्त पावसाचा 
२०१९ ee वता लात तात 
वमल तान खंड पडल्यास तसेच दिवसाचे जास्तीत जास्त तापमान 
कमाल नुकसान भरपाई 


सलग ३ दिवस ३३ डिग्री सेल्सिअस किंवा जास्त राहिल्यास 
रु. ३८५००/- नुकसान भरपाई देय राहील. 
(२.५ मि.मि. पर्यंत किंवा त्यापेक्षा कमी पाऊस पडला तरी तो खंड 
समजण्यात येईल.) 


रक्‍कम रु. ३८५००/- 


एकुण विमा संरक्षित रक्‍कम प्रति हेक्टर रक्‍कम रु. ७७,०००/- 


सहभाग प्रक्रिया : 
कर्जदार WAP : अनिवार्य सहभाग, बँकाकडून मोसंबी पिकासाठी कर्ज मर्यादा मंजूर असणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांचा विमा 
हा त्या त्या बँकाकडून त्यांना देण्यात येणा-या कर्ज पुरवठा रकमेतून भरला जाईल. 
बिगर कर्जदार शोतकरी : ऐच्छिक सहभाग, सदर WAIHI प्रस्ताव पत्रक भरुन रोख विमा हप्त्यासह आपले खाते 
असणाऱ्या बँक शाखेत विहीत मुदतीत जमा करावे. 
एकूण विमा संरक्षित रक्‍कम (प्रति SFE ) रु.७७,०००/- 
शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता संरक्षित रक्कमेच्या ५% (प्रति हेक्टर) रु.३८५०/- 


पृष्ठ ४९ पैकी ४२ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 


सहपत्र-२ 


पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना २०१९ 
समाविष्ठ जिल्हे : अहमदनगर, बुलढाणा, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, जालना, जळगाव, परभणी, सांगली, 
सोलापुर (एकूण जिल्हे - १०) 

पिक :पेरु (मृग बहार) 

वर नमूद केलेल्या जिल्हयातील अधिसुचित केलेल्या सहपत्र १ मधील महसुल मंडळात तसेच शासन 
निर्णयातील सहपत्र - ३ मध्ये नमूद केलेल्या विमा कंपनी मार्फत लागू करण्यात येईल. 

संदर्भ हवामान केंद्र हे महावेध प्रकल्पातंर्गत संबंधित महसूल मंडळात उभारणी केलेले स्वयंचलीत हवामान केंद्र 
राहील. सदर हवामान केंद्रात नोंदविळी जाणारी हवामानाची प्रमाणीत आकडेवारी संबंधीत विमा कंपनी दर 
पंधरवाड्याला महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवारी कृषि विभागास व शासनास 
वेळेवर उपलब्ध करुन देणे विमा कंपन्यांना बंधनकारक आहे. 


फळपिकाचे | विमा संरक्षण प्रकार (हवामान धोके) प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई रक्‍कम प्रति/हेक्‍्टर) 


नाव व विमा संरक्षण कालावधी 
१ कमी पाऊस 
) जून १) या कालावधीमध्ये ७६ ते १०० मि.मि. पाऊस झाल्यास 
दि. १५ जून २०१९ ते डाल नुकसान 
न ती. रक्‍कम रु. ११,०००/- नुकसान भरपाई देय होईल. 
Bane EPA न ae 2) या कालावधीमध्ये ७६ मि.मि. पेक्षा कमी पाऊस झाल्यास 
कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम वका नुकसान 
1. रक्‍कम रु. २७५००/- नुकसान भरपाई देय होईल. 


१) या कालावधीमध्ये सलग १५ ते २१ दिवस पावसाचा खंड 

— व कमाल तापमान 32 डिग्री सेल्सीयस व त्यापेक्षा जास्त 
सलग तीन दिवस राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम 
रु.११०००/- देय होईल. 

२) या कालावधीमध्ये सलग २१ दिवसापेक्षा जास्त पावसाचा 


(मृग बहार) | २) पावसाचा खंड व जास्त तापमान 
दि.१५ जूले २०१९ ते १५ ऑगस्ट 


२०१ न 
कमाल नुकसान 8 ae खंड व कमाल तापमान 32 डिग्री सेल्सीयस व त्यापेक्षा 
कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम तीच ees =a 
Seen जास्त सलग तीन दिवस राहिल्यास नुकसान भरपाई 


रक्‍कम रु. २७५००/- देय होईल. 
(२.५ मि.मि. पर्यंत किंवा त्यापेक्षा कमी पाऊस पडला तरी तो 
खंड समजण्यात येईल.) 


एकुण विमा संरक्षित रक्‍कम प्रति हेक्टर रक्‍कम रु. ५५०००/- 


सहभाग प्रक्रिया : 
कर्जदार शेतकरी : अनिवार्य सहभाग, बँकाकडून पेरु पिकासाठी कर्ज मर्यादा मंजूर असणाऱ्या सर्व शेतकऱयांचा विमा हा 
त्या त्या बँकाकडून त्यांना देण्यात येणा-या कर्ज पुरवठा रकमेतून भरला जाईल. 

बिगर कर्जदार शोतकरी : ऐच्छिक सहभाग, सदर WAIHI प्रस्ताव पत्रक भरुन रोख विमा हप्त्यासह आपले खाते 
असणाऱ्या बँक शाखेत विहीत मुदतीत जमा करावे. 

एकूण विमा संरक्षित रक्‍कम (प्रति हेक्‍टर ) रु.५५,०००/- 
शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता संरक्षित रक्कमेच्या ५% (प्रति हेक्टर) रु. २७५०/- 


पृष्ठ ४९ पैकी ४३ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 


सहपत्र-२ 


पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना २०१९ 
समाविष्ठ जिल्हे : अहमदनगर, ठाणे, पालघर, औरंगाबाद, बीड, पुणे, जळगाव, सोलापुर, जालना 
(एकूण जिल्हे - ९) 

पिक :चिकु (मृग बहार) 

वर नमूद केलेल्या जिल्हयातील अधिसुचित केलेल्या सहपत्र १ मधील महसुल मंडळात तसेच शासन 
निर्णयातील सहपत्र - ३ मध्ये नमूद केलेल्या विमा कंपनी मार्फत लागू करण्यात येईल. 

संदर्भ हवामान केंद्र हे महावेध प्रकल्पातंर्गत संबंधित महसूल मंडळात उभारणी केलेले स्वयंचलीत हवामान केंद्र 
राहील. सदर हवामान केंद्रात नोंदविळी जाणारी हवामानाची प्रमाणीत आकडेवारी संबंधीत विमा कंपनी दर 
पंधरवाड्याला महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवारी कृषि विभागास व शासनास 
वेळेवर उपलब्ध करुन देणे विमा कंपन्यांना बंधनकारक आहे. 


फळपिक 115) तात cane) प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई रक्‍्कम/हे. 
विमा संरक्षण कालावधी 

१) या कालावधीत सापेक्ष आद्रता सलग पाच दिवस ९० 
जादा आर्द्रता व जास्त पाऊस टक्के पेक्षा जास्त राहिल्यास व प्रति दिन २० मि. मि. 
tte किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस सलग ४ दिवस 

चिकू दि. १ जुलै २०१९ ते ३० सप्टेंबर २०१९ | झाल्यास रु. २५०००/- देय राहिल. 
कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम |२) या कालावधीत सापेक्ष आर्द्रता सलग दहा दिवस ९० 
%. 4yooo/- टक्के पेक्षा जास्त राहिल्यास व प्रति दिन २० मि. मि. 
किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस सलग ८ दिवस 

झाल्यास रु. ५५०००/- देय राहिल. 

एकूण विमा संरक्षित रक्‍कम प्रति हेक्‍टर रु. ५५०००/- 
सहभाग प्रक्रिया : 


कर्जदार शेतकरी : अनिवार्य सहभाग, बँकाकडून पेरु पिकासाठी कर्ज मर्यादा मंजूर असणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांचा विमा हा 
त्या त्या बँकाकडून त्यांना देण्यात येणा-या कर्ज पुरवठा रकमेतून भरला जाईल. 

बिगर कर्जदार शोतकरी : ऐच्छिक सहभाग, सदर शोतकऱ्यांनी प्रस्ताव पत्रक भरुन रोख विमा हप्त्यासह आपले खाते 
असणाऱ्या बँक शाखेत विहीत मुदतीत जमा करावे. 

एकूण विमा संरक्षित रक्‍कम (प्रति STC ) रु. ५५०००/- 
शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता संरक्षित रक्कमेच्या ५% (प्रति हेक्टर) रु. २७५०/- 


पृष्ठ ४९ पैकी ४४ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 


सहपत्र-२ 
पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना २०१९ 
समाविष्ठ जिल्हे : बुलढाणा, जळगाव, धुळे, UTAH, सोलापूर, नाशिक, जालना, औरंगाबाद, अहमदनगर, 
लातूर, उस्मानाबाद, बीड, पुणे, सातारा, वाशिम, अमरावती (एकूण जिल्हे-१६) 

पिक :डाळिंब (मृग बहार) 

वर नमूद केलेल्या जिल्हयातील अधिसुचित केलेल्या सहपत्र १ मधील महसुल मंडळात तसेच शासन 
निर्णयातील सहपत्र - ३ मध्ये नमूद केलेल्या विमा कंपनी मार्फत लागू करण्यात येईल. 

संदर्भ हवामान केंद्र हे महावेध प्रकल्पातंर्गत संबंधित महसूल मंडळात उभारणी केलेले स्वयंचलीत हवामान केंद्र 
राहील. सदर हवामान केंद्रात नोंदविळी जाणारी हवामानाची प्रमाणीत आकडेवारी संबंधीत विमा कंपनी दर 
पंधरवाड्याला महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवारी कृषि विभागास व शासनास 
वेळेवर उपलब्ध करुन देणे विमा कंपन्यांना बंधनकारक आहे. 


हवामान धोका व 
फळपिक प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई रक्कम (प्रति/हेक्‍टर) 
कालावधी 
१) सलग पाऊसाचा खंड २० दिवस राहिल्यास नुकसान भरपाई 
eee रक्‍कम रु. ५५००/- देय होईल. 
१ पाऊसाचा खंड डीड ence वरा नुकसान 
जुलै २ ee 2) सलग पाऊसाचा खंड 29 ते २५ दिवस राहिल्यास नुकसान 
दि. १५ जुले २०१९ ते १५ ऑगस्ट या 
sere भरपाई रक्‍कम रु. ११०००/- देय होईल. 
ares Sara ana 3) सलग पाऊसाचा खंड २५ दिवसापेक्षा जास्त राहिल्यास नुकसान 
कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम wee 
गी म भरपाई रक्‍कम रु. १६५००/- देय राहील. 
। (२.५ मि.मि. पर्यंत किंवा त्यापेक्षा कमी पाऊस पडला तरी तो खंड 
समजण्यात येईल.) 
१) सलग पाऊसाचा खंड २० दिवस राहिल्यास नुकसान भरपाई 
पतव रक्‍कम रु. १६०००/- देय राहील. 
२) पाऊसाचा खंड क ee त नुकसान 
म ववेक 2) सलग पाऊसाचा खंड २१ ते २५ दिवस राहिल्यास नुकसान 
दि. १६ ऑगस्ट २०१९ ते १५ net 
डाळिंब अक्टोबर भरपाई रक्‍कम रु. २७०००/- देय राहील. 
ऑक्टोंबर २०१९ त्ता सां नुकसान 
HSS A sae 3) सलग पाऊसाचा खंड २५ क्षा जास्त राहिल्यास नुकसान 
कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम को 
र क. भरपाई रक्‍कम रु. ३८५००/- देय राहील. 
न (२.५ मि.मि. पर्यंत किंवा त्यापेक्षा कमी पाऊस पडला तरी तो खंड 
समजण्यात येईल.) 
१) एका दिवसात ४५ मिमि. ते ६० मिमि. पाऊस पडल्यास नुकसान 
३) जास्त पाऊस भरपाई रक्‍कम रु. ११०००/- देय राहील. 
दि. १६ ऑक्टोंबर २०१९ ते ३१ 2) एका दिवसात ६० मि.मि. पेक्षा जास्त परंतु ९० मि.मि. पेक्षा कमी 
डिसेंबर २०१९ पाऊस पडल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. २७०००/- देय 
कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम राहील. 
रु. ६६०००/- 3) एका दिवसात ९० मि.मि. व त्यापेक्षा जास्त पाऊस पडल्यास 
नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ६६०००/- देय राहील. 
एकुण विमा संरक्षित रक्‍कम प्रति हेक्टर रक्‍कम रु. १,२१,०००/- 
टिप - सोमवार ते रविवार असा आठवडा निर्धारीत करण्यात आलेला आहे. 
सहभाग प्रक्रिया : 


कर्जदार शेतकरी : अनिवार्य सहभाग, बँकाकडून पेरु पिकासाठी कर्ज मर्यादा मंजूर असणाऱ्या सर्व शेतकऱयांचा विमा हा 
त्या त्या बँकाकडून त्यांना देण्यात येणा-या कर्ज पुरवठा रकमेतून भरला जाईल. 

बिगर कर्जदार aaa : ऐच्छिक सहभाग, सदर WAIHI प्रस्ताव पत्रक भरुन रोख विमा हप्त्यासह आपले खाते 
असणाऱ्या बँक झाखेत विहीत मुदतीत जमा करावे. 

एकूण विमा संरक्षित रक्‍कम (प्रति हेक्‍टर ) रु.१,२१,०००/- 
शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता संरक्षित रक्कमेच्या ५% (प्रति हेक्टर) रु. ६०५०/- 


पृष्ठ ४९ पैकी ४५ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 
सहपत्र-२ 


पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना २०१९ 
समाविष्ठ जिल्हे : बुलढाणा, बीड, सांगळी, अहमदनगर, जळगाव, परभणी, सोलापुर, पुणे, औरंगाबाद, 
जालना, धुळे, वाशिम, अकोला, वर्धा, नाशिक, उस्माणाबाद ( एकूण जिल्हे - १६) 
पिक: लिंबू (मृग बहार) 
वर नमूद केलेल्या जिल्हयातील अधिसुचित केलेल्या सहपत्र १ मधील महसुल मंडळात तसेच शासन 
निर्णयातील सहपत्र - ३ मध्ये नमूद केलेल्या विमा कंपनी मार्फत लागू करण्यात येईल. 
संदर्भ हवामान केंद्र हे महावेध प्रकल्पातंर्गत संबंधित महसूल मंडळात उभारणी केलेले स्वयंचलीत हवामान केंद्र 
राहील. सदर हवामान केंद्रात नोंदविळी जाणारी हवामानाची प्रमाणीत आकडेवारी संबंधीत विमा कंपनी दर 
पंधरवाड्याला महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवारी कृषि विभागास व शासनास 
वेळेवर उपलब्ध करुन देणे विमा कंपन्यांना बंधनकारक आहे. 


विमा संरक्षण प्रकार 
फळपिकाचे की : रक्‍कम 
(हवामान धोके) व विमा संरक्षण । प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई रक्‍कम (प्रति/हेक्‍टर) 
कालावधी 

पळत १) या कालावधीमध्ये १०० मि.मि. व त्यापेक्षा कमी 

१) कमी ऊस झाल्यास नुकसान ane 
ayaa बवे Fags पाऊस झाल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु . 

न तवर ३३०००/- देय होईल 

कमाल नुकसान व २) या कालावधीत १०० मि.मि. पेक्षा जास्त १५० मि.मि. 

कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम वगग Tee sere SEPA cs 
व विकी पर्यंत पाऊस झाल्यास नुकसान भरपाई रक्‍्कमरु.. 


१६,५००/- देय होईल. 
१) सदर कालावधीमध्ये सलग १५ ते २१ दिवसांचा 
पावसात खंड पडुन दिवसाचे जास्तीत जास्त 
लिंबू तापमान कोणत्याही दिवशी ३५ डिग्री सेल्सीअस 


(मृग बहार) चावतात सड किंवा त्यापेक्षा जास्त राहील्यास नुकसान भरपाई 
2) पावसाचा खंड ली 
दि. १६ जूले २०१९ ते १५ ऑगष्ट रक्‍कम रु, १६५००/- देय राहील. 
न २) सदर कालावधीत सलग २१ दिवसापेक्षा जास्त 
२०१९ पात वा त वतत ea 
कंगाल are wrens वती पावसाचा खंड पडल्यास तसेच दिवसाचे जास्तीत 
2580) जास्त तापमान सलग 3 दिवस 34 डिग्री सेल्सिअस 
. 33000/- किवां 
किंवा जास्त राहिल्यास रु. ३३०००/- नुकसान 
भरपाई देय राहील. 
(२.५ मि.मि. पर्यंत किंवा त्यापेक्षा कमी पाऊस पडला तरी 
तो खंड समजण्यात येईल.) 
एकुण विमा संरक्षित रक्‍कम प्रति हेक्टर रक्‍कम रु. ६६०००/- 
सहभाग प्रक्रिया : 


कर्जदार शेतकरी : अनिवार्य सहभाग, बँकाकडून मोसंबी पिकासाठी कर्ज मर्यादा मंजूर असणाऱ्या सर्व शेतकऱयांचा विमा 
हा त्या त्या बँकाकडून त्यांना देण्यात येणा-या कर्ज पुरवठा रकमेतून भरला जाईल. 

बिगर कर्जदार WAG : ऐच्छिक सहभाग, सदर शोतकऱ्यांनी प्रस्ताव पत्रक भरुन रोख विमा हप्त्यासह आपले खाते 
असणाऱ्या बँक शाखेत विहीत मुदतीत जमा करावे. 

एकूण विमा संरक्षित रक्‍कम (प्रति हेक्‍टर ) रु.६६,०००/- 
शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता संरक्षित रक्कमेच्या ५% (प्रति हेक्टर) रु.३,३००/- 


पृष्ठ ४९ पैकी ४६ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 


सहपत्र -३ 
पुर्नरचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना सन (मृग बहार) २०१९ 
विमा दराची परीगणना (विमा कंपनीने सादर केलेल्या कमीत कमी विमा दरानुसार) 


विमा | विमा 
कंपनीचे विमा | विमा एकुण 
पिकाचे फळपिका | विमा विमा । कंपनीने | दरात दयात. || eee ण 
अ.क्र. जिल्हा | खालील | कंपनीचे | संरक्षित | दिलेला | होतकरी च दजाचा विमा 
नांव केंद्राचा | राज्याचा 
aae) | नाव | रक्कम | विमा | हिस्सा ह्प्ता 
हिस्सा | हिस्सा 
दर ५% 
समुह क्र. १ 
१ सातारा | डाळिंब | २८२४.९४ रः १२१००० | १६.०० | ६०५० | ६६५५ | ६६५५ | १९३६० 
२ ठाणे चिकू | ३२६.७१ | - ५५००० | २०.०० | २७५० | ४१२५ | ४१२५ | ११००० 
त संत्रा । २२५.१४ ७७००० | २५.०० ८५० | ७७०० | ७७०० | १९२५० 
३ हिंगोली —_ 4 E 4 ३८५ S24 
मोसंबी | ३९.३३ | ७७००० | १०.०० | ३८५० | १९२५ । १९२५ । ७७०० 
डाळिंब २६८९२.३१ : १२१००० | १५.०० ६०५० ६०५० ६०५० |। १८१५० 
मोसंबी | २५०.८२ ७७००० | ३०.०० | ३८५० | ९६२५ | ९६२५ | २३१०० 
पेरु | २८१४.६२ ५५००० | ३०.०० ७५० ८७५ ८७५ | १६५०० 
४ | अहमदनगर | र 1५ ३ २७५० | ६८७५ | ६८७५ | १६५ 
सत्रा १५४९.४० (0७००० | ३०.०० ३८५० २९६२५ २९६२५ । २३१०० 
चिकू । ४६४.५५ 5 ५५००० | १०.०० | २७५० | १३७५ | १३७५ | ५५०० 
लिबू २०.०० ६६००० १४.०० ३३०० २९७० २९७० ९२४० 
समुह क्र. २ 
4 नांदेड । मोसंबी | २९१.३८ ७७००० | १४.८० | ३८५० | ३७७३ | ३७७३ | ११३९६ 
डाळिंब | १९३७७.६४ १२१००० | ८.४६ | ६०५० | २०९३ | २०९३ | १०२३७ 
& नाशिक पेरु २०.०० ५५००० | १०.४९ | २७५० | १५१० १५१० ५७७० 
लिंबू | २०.०० E ६६००० | ६.१३ | 3300 | 303 | 303 | ४०8४६ 
P धुळे ळे डाळिब | २८ १३.७० १२१००० | १८.२७ | ६०५० | ८०२८ ८०२८ | २२१०७ 
3 लिंबू | २०.०० . ६६००० | १२.१८ | 3300 | २३६९ | २३६९ । ८०३९ 
Gat | २३०२.६३ : ७७००० | ९.२१ | ३८५० | १६२१ | १६२१ | ७०९२ 
८ वर्धा मोसंबी | २२.५४ ७७००० | ७.०३ | ३८५० | ७८२ ७८२ | ५४१३ 
लिंबू २०.०० E ६६००० | ८.०८ | 3300 | १०१६ | १०१६ | 4333 
pee संत्रा | 22034.08 | 4 ७७००० | १०.३४ | ३८५० | २०५६ । २०५६ | ७९६२ 
९ नागपूर aaa 
मोसंबी | १५२९.०० | £ | ७७००० | ६.४२ । ३८५० | ५४७ | ५४७ | ४९४३ 
समुह क्र. ३ 
मोसंबी । ९२०९.८८ ७७००० | १२.०० | ३८५० | २६९५ । २६९५ |} ९२४० 
डाळिब | ५४९३.९२ E 929000 | १२.०० | ६०५० | ४२३५ 8234 | १४५२० 
पेरु २०.०० ५५००० १६.०० २७9५० ०२५ ०२५ CCoo 
a a र शट 44 द ही ३०२५ | ३०२५ 
लिबू २०.०० ‘ ६६००० १५.०० ३३०० ३३०० ३३०० ९९०० 
संत्रा २०.०० ष्ट्र E ७७००० । २०.०० | ३८५० | ५७७५ | ५७७५ | १५४०० 
चिकू २०.०० E की ५५००० ५.०० २७५० po | Ley 5] २७9५० 
संत्रा २१४४.२२ न पु (90७००० | २८.०० ८५० | ८८५५ ८८५५ | २१५६० 
ह अका a रं ३८५ 44 44 द 
लिंबू | २०.०० ६६००० | २६.५० | ३३०० | ७०९५ | ७०९५ | १७४९० 


पृष्ठ ४९ पैकी ४७ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 


व डाळिंब | ३७८.६२ १२१००० | १०.०० | ६०५० | ३०२५ | ३०२५ | १२१०० 

१२ | उस्मानाबाद लब - 
लिबू २०.०० ६६००० | ३२.५० ३३०० ९०७५ २९०७५ | २१४५० 
मोसंबी | २०.०० ७७००० | १०.०० | ३८५० | १९२५ । १९२५ । ७७०० 
संत्रा 992.24 (9७००० १८.०० ३८५० ५००५ ५००५ १३८६० 
93 बुलढाणा पेरु २०.०० ५५००० । २०.०० २७५० ४१२५ ४१२५ | ११००० 
डाळिब | १६०.७० १२१००० | १५.०० ६०५० ६०५० ६०५० =| १८१५० 
लिबू २०.०० ६६००० २०.०० ३३०० ४९५० ४९५० १३२०० 
डाळिब | ५७९१.९० १२१००० | १२.४७ | ६०५० | ४५१९ | ४५१९ | १५०८९ 
दं पुणे पेरु २६.३० ५५००० | १४.०० | २७५० | २४७५ | २४७५ | ७७०० 
चिकू १५५.०० ५५००० ५.०० २७५० चिजा शिश २७५० 
लिंबू २०.०० ६६००० २०.०० ३३०० ४९५० ४९५० १३२०० 

समुह क्र. ४ 

डाळिंब ३३०२४.६३ १२१००० | १२.०० ६०५० ४२३५ ४२३५ | १४५२० 
लिबू २०.०० ६६००० १५.०० ३३०० ३३०० ३३०० ९९०० 
१५ | सोलापूर | मोसंबी | २०.०० ७७००० | 24.00 | ३८५० | ७७०० | ७७०० | १९२५० 
पेरु २०.०० ५५००० २०.०० २७५० ४१२५ ४१२५ ११००० 
चिकू २०.०० ५५००० १०,०० २७५० १३७५ १३७५ ५५०० 
१६ लातूर डाळिब | ३६४.९३ > १२१००० | १०.०० | ६०५० | 3024 | 3024 | १२१०० 
डाळिब २९.१८ १२१००० | १५.०० ६०५० ६०५० ६०५० =| १८१५० 
१७ वाशिम संत्रा २५०.७९ र्ट ७७७००० | २०.०० | ३८५० | ५७७५ ५७७५ | १५४०० 
लिबू २०.०० - ६६००० २०.०० ३३०० ४९५० ४९५० १३२०० 
संत्रा | ४५४९६.३९ र ७७००० | १०.०० | ३८५० | १९२५ |} १९२५ । ७७०० 
१८ | अमरावती | मोसंबी । ५२५.३२ | ७७००० | १०.०० | ३८५० | १९२५ | १९२५ | ७७०० 
डाळिब | २०.०० E १२१००० | १०.०० | ६०५० | 3024 | 3024 | 42900 
मोसंबी ५८२.५० (0७००० | १५.०० ३८५० ३८५० ३८५० | 99440 
वर कां sil 20,00 : ७७००० | २०.०० | ३८५० | ५७७५ | ५७७५ | १५४०० 
a २०.०० : ८५००० | 44.00 | २७५० | २७५० | २७६५० | ८२५० 
लिबू २०.०० 5 ६६००० १५.०० ३३०० ३३०० ३३०० ९९०० 
मोसंबी | ४०३.४४ ७७००० | १५.०० ३८५० | ३८५० | ३८५० | ११५५० 
डाळिब 3299.83 १२१००० | १५.०० ६०५० ६०५० ६०५० =| १८१५० 
२० बीड संत्रा ९७.८३ (99000 | ४०.०० | ३८५० | १३४७५ | १३४७५ | ३०८०० 
चिकू २९.७१ ५५००० । १०.०० २७५० १३७५ १३७५ ५५०० 
लिबू २०.०० ६६००० १५.०० ३३०० ३३०० ३३०० ९९०० 


समुह क्र.५ 


डाळिब | 2019.33 १२१००० | १७.०० | ६०५० | ७२६० | ७२६० |} २०५७० 


२१ सांगली पेरु २०.०० ५५००० | ४०.०० | २७५० | ९६२५ | ९६२५ । २२००० 


६६००० | 34.00 3300 ९९०० २९९०० | 23900 


पेरु २०.०० ५५००० २०.०० २७9५० ४१२५ ४१२५ ११००० 


२२ जळगाव मोसंबी 
मोसंबी | ३७९.७६ ७७००० | १०.०० | ३८५० | १९२५ । १९२५ |} ७७०० 


लिंबू | २०.०० - : 
डाळिब १००६.९२ टं E 929000 | २४.०० ६०५० | ११४९५ | ११४९५ | २९०४० 
PE 


चिकू २०.०० े ५५००० 90,00 2(94O 9304 9304 ५५०० 


पृष्ठ ४९ पैकी ४८ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२५/१०-ओ 


लिबू २०.०० 
तका मोसंबी | ७६.२५ 
23 | “यवतमाळ -—— 
संत्रा | ५२१.१५ 
मोसंबी | ६८२६.०६ 
डाळिब | ६८८२.७९ 
२४ | औरंगाबाद | पेरु ४१.१० 
चिकू | ८२.५७ 
लिबू २०.०० 
२५ | पालघर | चिकू | ३७३९.८६ 


६६००० | ११.०० | 3300 | १९८० १९८० ७२६० 
(909००० १०.०० ३८५० १९२५ १९२५ (9७०० 
(909००० १०.०० ३८५० १९२५ १९२५ (9७०० 
(90७००० | १४.०० ३८५० ३४६५ ३४६५ | १०७८० 
१२१००० | १६.०० | ६०५० | ६६५५ | ६६५५ | १९३६० 
५५००० | ३०.०० | २७५० |] ६८७५ | ६८७५ | १६५०० 
५५००० | १०.०० | २७५० १३७५ १३७५ ५५०० 
६६००० ३०.०० ३३०० ८२५० ८२५० १९८०० 
५५००० | ४०.०० | २७५६० | ९६२५ 7 ९६२५ | २२००९ 


पृष्ठ ४९ पैकी ४९ 


